कहाणी ही संतांची 


ज्ञानेक्वर, नामदेव, 'चोखोबा, सेना, निवृत्तीनाथ 


दत्तात्रय नागेशराव जोशी 
पुरस्कार 


गो, नी. दांडेकर 


प्रथमावृत्ती : जून १९८६ 
श्रकादाके : शशिकांत गोविद कुलकर्णी 
महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, महाद्वार रस्ता, कोल्हापूर ४१६००२ 


मुद्रक: नीलांबरी श. कुलकर्णी 


सेवा मुद्रणालय, १६६७ वी, विद्यापीठ रस्ता, कोल्हापुर ४१६००२ 


. मूल्य दहा रुपये 


छोटे पुस्तक- 


मोठा आशीवाद ! 


माझे मित्र श्री, दत्तात्रेय नागेशराव जोशी यांनी * कहाणी ही संतांची 
या नावाचे एक लहानसे पुस्तक लिहिळे आहे. ज्ञानोबानी म्हटले तसे 
“ जेशी' दीपकळिका धाकुटी । परि बहु तेजाते प्रगटी ॥ 

तसे हे लहानसे पुस्तक आहे. याते त्यानी श्री ज्ञानेश्‍वर, नामदेव, 
चोखोत्रा, सेना न्हावी, निवृत्तीनाथ आदि संतांची शब्दचित्रे 
रेखाटली आहेत. 


हीं शब्दचित्रे काढीत असता त्यानी त्या त्या संताच्या वाडमयाचे 
कसे सूक्ष्म अध्ययन केले आहे, याचा जाणकारास प्रत्यय येतो. हे 
अध्यथंन'ही त्यानी बहुकाळ केले असले पाहिजे हे सहजगत्या ध्यानी 
येते. चांगली' प्रतादपूर्ण भाषा, उत्तम शेलो, विपुल अवतरणे अशा 
गुणांनी हे लहाने पुस्तक नटले आहे. हे पुस्तक वावल्यावर 

श्री. जोशी यांचे हातून असेच आणखी साहित्य निर्माण होवो 
अशी इच्छा मनी निर्माण होते. 


परमेश्‍वर श्री. जोशींना अशी' बुद्धी आणि बळ देवो. 


इति' । 

* मानसी 

तुळसीबागवाले कॉलनी' 

पवेती, पुणे ९ गोपाळ नीळकंठ दांडेकर 


दि. ९-५-१९८६ 


मनोगत क्ल 
“ कहाणी ही संतांची ” हे पुस्तक आपल्या हाती देताना साफल्याचा एक 
अनामिक आनंद मला होतो आहे. आजच्या धावपळीच्या आणि अस्वस्थ 
जीवनात आपण मनःस्वास्थ्य हरवून बसलो आहोत आणि मन:शांतीसाठी 
धडपडतो आहोत. “क्षेयस्‌ ' च्या मागे लागलेले आपण जीवनातले हे दुष्टचक्र 
भेदू का अशा संभ्रमावस्थेत जीवन व्यतीत करीत आहोत. 

या संतांच्या जीवनचरित्रानी मला हे दुप्टचक्र भेदून ' श्रेयस्‌ ' कडे जाण्याची 
प्रेरणा दिली आहे ती वाटचाल करीत असता मला जो आनंद लाभला त्यामध्ये 
इतरानासुद्धा वाटेकरी करावे म्हणून हा पुनर्लेखनाचा प्रयत्न केला. 

या कहाण्या यापूर्वी ' तरूण भारत, ' पुणे, ' पुढारी ' कोल्हापूर आणि 

* तरूण भारत * बेळगाव मधून त्या त्या समयी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. वाचकांचा 
त्या संदर्भात बांगला प्रतिसाद लाभला होता म्हणून या कहाण्या पुस्तकरुपाने 
एकत्रित केल्या आहेत. 

या पुस्तकाच्या संदर्भात आदरणीय अप्पा | गो. नी. दांडेकर ) यानी ते 
आपल्या लेखनांत, आपल्या व्यापात अत्यंत व्यग्न असताही वेळातवेळ काढून 
मला शुभाशीर्वाद दिले आहेत, त्याती हा जो अनमोल ठेवा दिला आहे त्याबद्दल 
काय बोलावे ? ते “ शब्देवीण संवादिजे ' अशा स्वरूपाचे आहे. आदरणीय 
बप्पाच्या वात्सल्याला सौमाच नसते. त्यांच्याबद्दल कुतज्ञता व्यक्‍त करणे 
एवढंच माझ्या हाती आहे. 
मुद्रण, प्रकाशन संदर्भात माझे मित्र प्राध्यापक  झक्षिकांत कुलकर्णी यानी सारी 
जबाबदारी उचलली असल्याने' त्याना धन्यवाद देतो. 

प्रस्तुत पुस्तकात जे चांगळे असेल ते' * माऊलीं ' चे ! आणि न्यून असेल ते 
माझे, असे म्हणून मुद्रण दोषाबद्दल ' क्षमस्व ' असे म्हणतो. 

“श्री वसिष्ठाश्रम ' निपाणी ( बेळगाव ) 

वंशाख वद्य पंचमी शके १९०८ 

दिनांक २८ मे १९८६ स्नेहांकित 


*१ 


क्षमस्व 


कहाणी वाचण्यापूर्वी मुद्रणदोष सुधाहून घ्यावेत ही विनंती. 


पृष्ठ. 


ओळ 
२० 
र्ड 


दोष 


समवायपरी 

महार 

विभूतीमुळे. 

म्हणून मी ? 

पै व्यामोहाचित्रे । शेजे 

वर 

परब्नह्मलिंग 

क्षमी 

सब वेर 

वकुंठनाथ 

पूच्छो 

वर्षानी 

असमंतात 

कपट 

क्‌प 

महंमह्‌ 

व कबीराचे गुरुबंधू 
रामानंद स्वामींचे 

रवन्या 

“सेना * व 

एकदा 

बामली 

वाटून 

वैदणव 

सिपला 

हजामत 

उक्ताई 


सुधारणा 
समवायपटी 
महादा 
विभूतीमुळे म्हणून 
मी? 

पै व्यामोहाचिया शेजे 
वरं 

परब्रह्मालिगं 

क्षणी 

सब वेद 
वैकुंठनाथा 

पूछो 

दिवसानी 
आसमंतात 

कष्ट 

क्‌स 

महंमद 


रामानंद स्वामींचे 
खन्या 

सेनावर 

एकादा 

बाणली 

चाटून 

वैष्णव 

सिणला 

हजामत 

मृक्‍ताई 


“श्रेयस! कडे 

वोट्चाल करण्यास सहाय्यभूत झालेली 
माक्षी अर्धांगिनी 

सौ.सुलभा 

हिला प्रे५पूर्वेक 


गुरुदेव 


अनुक्रम 


१) ज्ञानेश्वर 
२) नामदेव 
३) चोखोबा 
४) सेना 

५) निवृत्तीनाथ 


(8 ती 


मी, एक साक्षी ! 

ज्ञानेश्वर 

€७ & & &6 

होय, 

मी साक्षी आहे. 

तसाच तो सिद्धेश्वरही... ! 

आत्ताच घडलाय इतक्या स्पष्टपणे मला तो प्रसंग आठवतोय. 
सारं सारं आठवतोय अन्‌ मनी' साठक्‍तोय. 
तसा उरीं हरवून' बसतोय. 

किती वर्षे झाली याची खंत नाही. 

कितीं विस्मरणं घडली याचा खेद नाही 

या खेड खंताच्या पलीकडे एक कांहींतरी आहे, 
त्याला काय म्हणावे हेच उमगत नाही. 

उरी' एक अनामिक आनंद ओसंडतोय. 


। २। ज्ञानेश्‍वर 


तो आनंद आहे एका विचाराचा- 
* सार्‍या प्रसंगाचा मी सात्ती आहे याचा ' मला सारं आठवतंय ते- 


* योच परिसरात एका रम्य सायंकाळी एक प्रसन्न वदनी' तरूण 
आलेला. त्या सायंकाळी' तो तरुण इथं, माझ्या सन्निध आला. 
क्षणभर थबकला आणि पुन: उठून शांतचित्ताने त्यानं सिद्धेश्‍वराचं 
दर्शन घेतले. ! 

सिद्धेश्‍वराच्य़ा दर्शनाने तो पुलकित झाल्याचा भास मला झाला. 
अन्‌ अहो आइचरयंम्‌, अंमळशाने तो माझ्यापाशी' येऊन' विसावला. 
तसे फारच थोडे लोक इकडे येत आणि विसाव'त. पण कां कोण 
जाणें या तरुणाविषयी उगीचच आत्मीयता वाटूं लागली होती. 
तो नित्य नेमाने इथं येत राही. संन्यस्तवृतीनं राहणाऱ्या या 
तरुणाविषयी उगीचच आपले कुतूहल वाटूं लागले. अन्‌ एके दिवक्षी 
कळले, हा त'र पैठणपासून चार कोसावर असणाऱ्या आणि बीडचे 
देशाधिकारी असणाऱ्या त्र्यंबकरावांच्या गोविदरावाना त्यांच्या 
वयाच्या पंचावन्नाव्या वर्षी झालेला मुलगा ! 


यायुव्याच्या सायंकाळी झालेल्या या मुलाचं लक्षण वैराग्यवृत्तीचं 
आहे असं गोविदरावाना दिसूं लागलं होतं. 

तसं दिसताच गोविदरावास क्षणभर वेदना होत. पण त्या विसरून ते 
विठठुलास उवदेल करीत आणि सारा भार देवावर टाकून मोकळे ठं 
असे हे विठ्ठलपंत तरूण होते. माझ्या संपर्कात आलेले विठ्ठलपंत | 
मक्या टा सात्विक वाटले, सिद्धेश्‍वराच्या दर्शनाला जेडी 
सर्वांचं ल्ञ यांच्याकडे न कळः जाई. पण हा तरुण अगदी अलिप्त 
आपल्याच स्वानंदात मग्न | जु द| अलिप्त, 


सिद्धोपंत कुलकणी हे सांरे न्यारा 
ही ५१५ “> श पार न्याहाळीत नन र 
ब्रांधीत होते. होते. मनोमनी आडाखे 


मी, एक ध्वाक्षी] 18३1 


त्यांना आपल्या सुपुत्रीसाठी' हा तहुण वर म्हणून योग्य वाटत होता. 
पण पुढे काय' ? असा प्रश्‍नही त्यांना भेडसावीत होता. 
शेवटी' सनाचा निश्‍चय' करून सिद्धोयंत कुलकर्णी या तरुणात भटले 
आणि त्यांनी' त्यांच्यापुढे विवाहाचा प्रस्ताव मांडला. 
पण हा ' पुरुष ' बधला नाहो. 
या पुरुषाला संसारात गुंतायचे नव्हते, 
परंतु नियती थोडीच स्वस्थ बसणार ? 
* प्रकृती ' संपूणे जागी होती. 
सिद्धोपंतानी' विवाहाचा प्रस्ताव मांडताच विठ्ठुलपंतानी नकार देऊन 
आपला मनोदय स्पष्ट केला असला तरी' तसं घडायचं नव्हतं. 
* घ्रकृती!नं 'पुरुषा'ला स्वप्नांत येऊन सांगितलं, 
मकती आणि ज्ञान । वैराग्य जावडीं । 
है वसती उघडी । तुझ्या अंगी ॥ 
मूर्तीमंत चारी । जन्मती इच्या उदरीं ! 
म्हणोनी स्वीकारीं । आज्ञा साझी ।। 
त्या रात्रीने अप्रूप घडवलं. 
सकाळी विठ्ठलपंतांच्या लक्षात आले. 
त्री हेची प्रकती किरीटी । 
स्री स्वकौंया सहजे अधिष्टी । 
तेथ तं समलागपट्टो । 
जेवी विणांवणी डिसे ।। 
सिद्धोपंताना दिलेला नकार मागे घेतला गेला. 
आणि त्यामुळे सिद्धोपंत खूपच सुखावले, 
स्यांची कन्या उजवली गेली. 


1 २। ज्ञानेश्‍वर 


तो आनंद आहे एका वि'चाराचा- 
* सार्‍या प्रसंगाचा मी सात्ती आहे याचा ' मला सारं आठवतंय ते- 
* याच परिसरात एका रसम्थ सायंकाळी एक प्रसन्न वदनी' तरूण 
आलेला. त्या सायंकाळी' तो तरुण इथं, माझ्या सत्निध आला. » 
क्षणभर थबकला आणि पुन: उठून शांतचित्ताने त्यानं सिद्धेश्‍वराचं 
दर्शन घेतले. ! 
सिद्धेश्‍वराच्य़ा दर्शनाने तो पुलकित झाल्याचा भास मला झाला. 
अन्‌ अहो आश्‍चरयम्‌, अंमळशाने तो माझ्यायाशी' येऊन विसावला. 
तसे फारच थोडे लोक इकडे येत आणि विसावत. पण कां कोण 
जाणे या तरुणाविषयी उगीचच आत्मीयता वाटूं लागली होती. 
तो नित्य नेमाने इथं येत राही. संन्यस्तवृतीनं राहूणाऱ्या या 
रुणाविषयी उगीचच आपले कुतुहूल वाटूं लागले. अन॒ एके दिवशी' 
कळले, हा त'र पैठणपासून चार कोसावर असणाऱ्या आणि बीडचे 
देशाधिकारी असणाऱ्या त्र्यंबकरावांच्या गोविदरावाना त्यांच्या 
वयाच्या पंचावन्नाव्या वर्षी झालेला मुलगा ! 
आयुष्याच्या सायंकाळी झालेल्या या मलाचं लक्षण वैराग्यवतीचं 
आहे असं गोविदरावाना दिसूं लागलं होतं 
तल दिवान गोविवरावास अश वेदना. होत. पण लया पिसल्न ते 
ठलास उपदेश क॑ स र॒ न 
् ी हा भार देवावर टाकून मोकळे होत. 
आलेले विठ्ठलपंत 


असे हे विठ्ठलपंत तरूण होते. माझ्या संपर्कात 
मला सोज्वळ, सात्विक वाटले, सिद्धेश्वराच्या 
सर्वांचं लज्ञ यांच्याकडे न कळः जाई पण 
1 हा तरुण अग 

आपल्याच स्वानंदात' मग्न ! अगदी अलिप्त 
सिद्धोपंत कुलकर्णी हे सारे ? ळी 

ह अ ष्र कु न्याहाळीत ग्‌ “> 
ब्नांधीत होते. होते. मनोमनी आडाखे 


मी, एक प्वाक्षी] 18३8 ॥। 


त्यांना आपल्या सुपुत्रीसाठी' हा तहूण 'वर' म्हणून योग्य वाटत होता. 
पण पुढे काय' ? असा प्रश्‍नही त्यांना भेडसावीत होता. 
शेवटी' सनाचा निरश्‍वय' करून' सिद्धोयंत कुलकर्णी या तहुणात भेटले 
आणि त्यांनी' त्यांच्यापुढे विवाहाचा प्रस्ताव मांडला. 
पण हा ' पुरुष ' बधला नाहो. 
या पुरुषाला संसारात गुंतायचे न'व्हते, 
परंतु नियती थोडीच स्वस्थ बसणार ? 
* प्रकृती ' संपूर्ण जागी होती. 
सिद्धोपंतानी' विवाहाचा प्रस्ताव मांडताच विठ्ठुलपंतानी नकार देऊन 
आपला सनोदय स्पष्ट केला असला तरी तसं घडायचं नव्हतं. 
“प्रकृती !नं 'पुरुषा'ला स्वप्नांत येऊन सांगितलं, 
सकती आणि ज्ञान । वैराग्य जावडीं । 
हे वसती उघडी । तुझ्या अंगी ॥ 
मूर्तीमंत चारी । जन्सतीं इच्या उदरी ! 
म्हणोनी स्वीकारीं । आज्ञा माझी ।। 
त्या रात्रीने अप्रूप घडवलं. 
सकाळी विष्टुलपंतांच्या लक्षात आले. 
त्री हेची प्रकती किरीटी । 
स्री स्वकींया लहजे अधिष्टी । 
तेथ तूं समजागपद्टो । 
जेबी विणांवणी डिसे ।। 
सिद्धोपंताना दिलेला तकार मागे घेतला गेला. 
आणि त्यामुळे सिद्धोपंत खूपच सुखावले, 
त्यांची कन्या उजवली गेली. 


1 ४॥ ज्ञानेश्वर 


ती' त्या दिवसापासुन सौ. रुक्मिणी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. 
विठ्ठल-रुक्मिणी जणूं विष्णु-लक्ष्मी बनले. 


तीथेयात्रा अपूर्ण होती. ती एकाकी चाळली' होती, एकाकी' घडत 
होती आता तिला विशिष स्वरूप आलं. 


रामेदवरपर्यंत नाता करून विठ्ठलपन्त आळंदीस परतले. पण भली 
एक शल्य' खुपत होते. 

तीर्थयात्रेला बाहेर पडलेला हा तरुण संसारात बद्ध झाला तो 
आईवडिलांच्या अनुपस्थितीत. 


हे शल्य उरी होते म्हणून विठ्ठलपंत आपल्या परिणीत वधूसह 
आपेगावो' परतले, 


आपला सुवृत्र वधूसह परतलेला पाहून गोविदरावाना अत्यंत आनंद 
झाला. मुलगा आता मार्गी लागला या समाधा 


ग नात' विठ्ठलपंतांच्या 
मायपित्यानी इहलोकीची यात्रा आटोपली. 


गोविदराव-नीराबाईनी आपली' जीवितयात्रा 
म्हणून विठ्ठलपंताची आपेगावची' ओढ कमी 
सातापित्यांच्या प्रेमळ छत्राखाली असता ते पुष्कळ वेळा पैठणास 
आपल्या मातुलगृही जात असत. तिथे रहात असत. पण एक पाश 
तक ( गु मन निथे रमेना. त्यांची भ्रमंती आपेगांव', पैठण, 
अशा अस. आता आणि ी' ओ हि चो. ळे 
आळंद [शी असे आता आपेगावची ओढ संवली होती त्यामुळे ते 
पुन: आळंदीस परतले. 
आळंदीस आले की विठ्ठळपंत माइ 


सिद्धेश्वराचे दर्शन घेतळे की वैराग्य 
रुक्मिणीदेवीचे दक्षंत घडले को: 


संपल्याचा परिणाम 
झाली. 


या सल्निध येऊन बसत. 

य वर उसळून येई पण पुन: 
नातिचरामि ' जपथ आठवे. 
अशा दोलायमान अवस्थेत दिवस सरत होते. 


मी, एक साक्षी! 1५॥ 


या सरणाऱर्‍्या दिवसाबरोबर विठ्ठलपंताचा मोह्सुद्धा सरत होता 
अन ते दिवसे दिवस उदास बनत चालले असल्याचा मला भास होत 
होता. अन्‌ घडलेही तसेच ! र 
शेक्टी' तो दिवस उजाडलाच 

काहीतरी' कामात असताना विठूठलपंतानी रुविमणीदेवींना विचारले शे 
अन त्या व्यग्रअवस्थेत रुक्मिणीदेवीनी 'जा, जा असे म्हणताच 
विठठलपंत स्नानाचे निमित्त करून इंद्रायणीवर आले. स्तान केले 
सिद्धेश्‍वराचे दक्षंन घेऊन जे बाहेर पडले ते पडलेच. विठ्ठलपंत' घरी 
परतले नाहीत हे पाहून सार्‍यांना चिंता वाटू लागली 

त्या चिंतेतून शोधाशोध सुरू झाली. 

रुक्मिणी चार दिवस जेवली नाही. 

सिद्धोपंतानी' शोध घेतला. 

वृत्त यायचे, लोक म्हणायचे “परवा आम्ही पाहिले! काल उत्तरेकडे 
प्रस्थान ठेवल्याचे. आढळले, 

उत्तर ! 

हिमालयाचे आकर्षण ! ! 

आता रुक्मिणीने निश्‍चस' केला ! 

भिन आपली दितदर्पा ठखून टाकळी. असू ती त्याप्रथरागे इथं 
नियमाने येऊ लागलो. 

भाझ्या लक्षलक्ष प्रदक्षणा झालर 1 

तचा खंड चकला नाहो. ऊत असो, पाऊस अतो वा शौत असो, ती 
दद्वेशवराचं दर्शन घेऊन यायची, मला प्रदक्षिणा घालत राहायच, 


७ ही. 


प्रारंभीप्रारंभी' मला तवल वाटल 
<ळ रळ ते ओसरले, त्याची जागा आनंदान घतला रुव्मिशी' 


प्रदक्षिणा घालतेय या आतंराने माझ्या मतो दंभ भरला आपश 
किती मोठे याचा ताठा काही दिवस मिरवला. 


॥ ६ ज्ञानेश्वर 


वण तो क्षणभर टिकला. 
कारण एके दिवशी घ्यानी आलं-- 
रोजच्या या प्रदक्षिणा प्रारंभी मोठेपणाच्या वाटल्या तरी त्या माझ्या 


कतृत्वाला जवडणाऱर्‍या ठरतील असं वाटू लागलं अन्‌ पुरा हबकून 
गेलो. 


याचं कारण असं, या प्रदक्षिणा माझ्या मोठेपणाची परीक्षा घेण्याचं 
एक साधं साधन होतं. मला ते एक आव्हान होतं, रुकिमिणीनं 
आपल्या सोभाग्यांचा कोळ लावला होता. 

प्रारंभी हे मळा कळल न 
त्यातील धोका समजून 
बलवत्तर असलं पाहिजे. 
कारण-- 


वहूतं. अन ज्या दिवशी हे कळलं तेव्हा 
आला अन पुरा हबकून गेलो. पण माझं दैव 


या शिव-क्षेत्रांत काशीहून एक सत्पुरुष आल्याचं मला दिसलं. त्या 
दिवशी रुक्मिणी नेहमीप्रमाणे आली. तिनं सिध्देश्‍वराळा वंदन करून 
नेहमीची आन्हिकं आटोपलो आणि या तीर्थात आलेल्या त्या 
सत्पुद्षाला तिनं नम्रतेने वंदन केल्याचे मी पाहिळे अन्‌ ती उठत' 
असताच एकदम चपापल्याचे मला दिसले. 


दुसर्‍या दिवशी रुक्मिणी आपले पिता सिध्दोपन्त यांच्यासह त्या 
सत्पुरुषाबरोबर उत्तरेकडे निघाल्याचे मी अवलोकिले. 
काशीहून आलेल्या त्या श्रीपाद महा 


आपण चैतन्य म्हणून संबोधतो तो 
रुक्मिणीपती विठ्ठल आहे. 


राजाना कळून चुकले को ज्याला 
हसरा तिसरा कोणी त न 


अल्पावधीत रुक्‍्मिणी' पुन: परतली'. 
अने माझ्याभोवती तिच्या प्रद 


र्‌ क्षिणा सुरूं झाल्या. 
पुर्वीच्या प्रर्दा 


नणत आणि नंतरच्यात' खूप फरक होता 


स्री, एक साक्षी|' ॥७॥ 


नंतरच्या प्रदक्षिणेत ' चैतन्य ' आलं होते. 
पूर्वीची रुक्मिणी आणि उत्तरेकडून परतलेली रुक्मिणी यात पुष्कळ 
अंतर होते, 
आताची रुक्मिणी रसरशीत भासू लागली होती. 
तिला ईप्सित मिळाले होते. 
पण हे ईप्सित तिला सुखापासून दूर नेत' होते 
गांवातली तथाकथित' श्रेष्ठ मंडळी या विठ्ठल-रुक्मिणीची हेटाळणी 
करीत. ते म्हणत 

विपरीताचे सुटले वारे 

संन्याशाला झाली पोरे 

धर्म सारा संपुन गेला 

त्राता कोणीं नाहीं उरला 
सोन्यासारख्या मुलांना लोकनिदेचा त्रास होत असल्याचे जाणताच 
ही' सारी मंडळीं तीर्थयात्रेस निघाली. 
मला खूप खूप वाईट वाटलं. 
रोजचा वेळ कंटाळवाणा भासूं लागला. 
एके दिवशी पद्चिमवातानं वृत्त आणलं. 
ब्नह्मगिरीची परिक्रमा करताना निवृत्तीच्या मागे वाघ लागला. अन्‌ 
मी तळापासून शहारलो. 
मायपित्यापासुन ताटातूट झालेल्या निवृत्तीविषयी करुणा वाटली. 
पण मी स्थावर ! 
सळसळलो अन गप्प बसलो. दुसरं काय करणार? सातव्या आठव्या 
दिवश्ी' पश्‍चिमवातच नाचत, दोडत' आला. अन्‌ गुजगोष्ट सांगून गेला, 


निवृत्ती सापडला होता ! 
पण कुणाला ? 


1 ८। ज्ञानेश्वर 


अष्टसात्विकभावाने रसरसलेला निवृत्ती परत आला. तो सापडला 
त्याच्या गुरूला-गहिनतताथाला!. ग॒हिंनीनाथानी' त्याचा अधिकार 
पाहून त्याला ' अधिकारी गुरु ' करून-मायपित्याकडे पाठवून दिलं 
होतं. निवृत्ती परतला तो * नाथ * होऊन. 


ब्रह्मगिरीची परिक्रमा अशा रीतीने फळाला आली मा 
समाजाचा रोष कमी' झाला नव्ह्ता... - 


विठ्ठलपंत आणि रुक्मिणी संतावले, कुठेतरी स्थिरस्थावर होतय 
असे वाटायच्या आत सारी भावंडे चक्रवातात सापडली. समाजाने' 
दिलेली देहत्यागाची सुचना विठ्ठल-रुक्मिणीनी प्रत्यक्षात आणली, 
आपली मुले सुखी व्हावीत या इच्छेने त्यांनी देहत्याग केला खरा 
पण कांही दिवसापुर्वी ' नाथ ! झालेला निवृत्ती “अनाथ ! झाला 
होता. आदल्या रात्री फिरळेला मार्येचा हात आता कायमचा 
दुरावला होता, 


मायपित्यांची प्रेमळ मूर्ती दिसणार नाही, त्यां 
पाठीवरून फिरणार नाही' याची' जाण या साऱ्या 
झाली, एका रात्रोत ही भावंडे मोठी झाली. 
मी' मात्र खंतावलो. 

ज्या मातेमूळे मी 'मी ! झालो ती' आता दिसणार न. 
उरी राहिलं ते कायमचे ! ही भावंडे समाजाचे शिव्याशाप झेलत 


नि ल रा । 21 ग द ष ण त' दे त 1! जॅ धि धृ | क | र ॥ नं म ोर्॑ ठ १ हो । तं होती ज्ञानेश 
ब्‌ न क ४ च न! च्य व असाव 
य | ट्री' 


त्याच मोठेपण इतराना 


व्हेती' याचे शल्य 


फार उश्लीरा कळले. 
पच यशी लाकया भावेंडाविषयी' अद्याप चांगले बॉळत न'सत 

दूषण दणारेच अधिक रो> केव्हा क्रेट ० न्स 
> स री क हते. केव्हा "हा मुक्ता खंतावयाची त्यावर 
१७४०७८७ रह अते कालाय्रचंच, तप आचरायला नको का? 


मी, एक साक्षी, ।॥९॥। 


तो पुढे म्हणे - 
तरों तप जे का सल्यक्‌ । तेही त्रिविध आइक । 
शारीर, मानसिक । शाब्दीक गा ।। 

त्यातलं हे मानसिक तप आहे. 

मुक्‍ताई म्हणायची हे असं कसं ? 

तेव्हा ज्ञानेश्‍वर मनाशी म्हणे - 


स्वामिचिया योगे । झालो स्वरूपाकार । 
उत्तरलो पार । सायसातदी ।॥। 


ज्ञानेशाला माहित' होते 


पुर्वजन्मी सुकृते फार केली । 
तीं समज आजि फळासीं आलीं ॥ 


कारण निवृत्तीनाथानी' त्यांना मायवित्यांच्या निधनानंतर गुरूपदेश 
देऊन मोठं केलं होतं. निवृत्तीनाथानी ज्ञानेशयाना केव्हा गुरूपदेश दिला 
होता याचं गुह्य मलाच उमगलं नव्हतं. मग इतरांचं काय ? 
इतरांता ही भावंडे मोठी होत आहेत याचं भान येणं शक्‍यच नव्हते. 
म्हणून या चारी भावंडांना पैठणला जाऊंन शुद्धीपत्र आणण्यास 
सांगण्यात आले. त्या समाजपृरुषाला काय माहीत की- 


श्री गरसारखा । असता पाठीराखा । 
इतरांचा लेखा : कोण करी? 
राजयाची कांता । काय भीक मागे । 
मनाचिये जोगें । सिद्ध पावे ।॥ 


अशी ञ्ञानिच्वरांची अवस्था झाली आहे. 


या समाजपुरुषाला भ्जपत्ावरीळ शुद्धीपत्र हवय एवढच उमगत होतं. 


1१०॥ ज्ञानेश्‍वर 


समाजानं असे आज्ञापिले म्हणून ही चारी भावंडे आपल्या स्वानंदात 
मग्न होऊन विठ्ठलपंताच्या मामाच्या घरी जाण्या पैठणला निघाली'. 
मी पुनः शहारलो. र 


उन्हाला ऊन न म्हणता, थंडीला बोचरी असे दूषण त देता हो 
भावंडे पैठणकडे वाटचाल करीत होती. ज्ञानेक्षाला माहीत होते. 


नित्य सत्य मित । हरिपाठ ज्यासी । 
कळीकाळ त्यासी । नातळती ।। 


त्यामुळे तापलेल्या भूमीचे त्यांना भान नसायचे. ज्ञानेश वाटेत 
म्हणत असायचा- 


बरवा हो हरि बरवा ह्को। 
गोविद गोपाळ गुण गरवा हो ।॥। 
पाहता वो हरी पाहता बो । 
ध्यान लागले या चित्ता हो॥ 


एकदा असे ध्यान लागल्यावर कुठले शीत, कुठले ऊन ? 
आपले उगीचच वाटायचे, म्हणून मी येथन'च वेड्यासार 
सात्रली' धरायचा. 


ही सारी भावंडे पैठणला पोहोचल्यावर तिथं प्रदन' उपस्थित' झाला 
यांना काय संबोधायचे याचा ! 


ज्ञानेश म्हणाला. 
जीव तोच शिव । होऊनिया ठेला । 
शब्द तो मुराला । नि:शब्दा माजी ।। 


आता “मो” “तु! कंचा , सर्वे एकाकार ! 
जाहला ज्ञानेश्‍वर । स्वयं ब्रह्म 


पण मला 
खा त्यांच्याव'र 


मी, एक साक्षी! ।!२११॥| 


चर्पट्पंजरी बंद कर. ' तो संतापून पुढे म्हणाला, ' तू स्वतःला ब्रह्मा 
प्राततोस काय ? तर मग सर्वानाच ज्ञान देतोस हे ओधानेच आले. 
आम्हाला यातुविद्या दाखवून भ्रमिष्ठ करतोस काय ? ' 


चिदानंद रूप । चेतविले एक 
एकपणें गुण गुणीं । दावी अनेक 
आदी अंती गुण । सर्वत्र निगुण 
गुणासी अगुण । भासती ना. ।' 


असं आहे म्हणतोस तर चिदानंद कोठे आहे दाखव. एवढ्यात' समोरून 
एक महिष पुढे येत होता. त्याकडे अंगुलीनिदेश करून त्या पंडितानं 
म्हटलं- 
* चिदानंदाचे चेतवलेले रूप ते हेच का? ' 
ज्ञानेश म्हणाला, ' होय 
'दर्शव” म्हणताच ज्ञानेशाने त्या महिषाच्या मस्तकी हात' ठेवला. 
शक्‍तिपातयोग सामर्थ्याने आपले सारे तेज त्या महिषाकडे संक्रमित 
केले, अन्‌ काय आरश्‍वर्ये. तो भहिष मानुषचाणीने वंदु लागला- 
1 % अशग्तिंभीळे पुरोहित १०.०००«०«"१५€७७«०००*««*«०« 4 

एकदम आक्रित घडलं. 
जो तो म्हणू लागला. 

काथ सांगू देवा । ज्ञानोबाची ख्याती 

बेद महिषा मुखी । बोलवीले ॥ 
पूर्वानिलानं हे सांगताच झी मोहरलो. 
या वत्तामळं ज्ञानेश्ाला केव्हा भंटेंन असं मला झालं. पैठणमधील 
लोकांनी ज्ञानेश्ापुढे लोटांगण घातलं. ! 
ज्याला त्याला वाटायचे ज्ञानेशाने आपल्या घरी पायधूळ झाडावी. 
देवकुळे-मामींना तर या नातवंडांना कुठे ठेऊं कुठे नको असे व्हायचे, 


1 १२॥ ज्ञानेश्वर 


पण ही चारी भावंडे आपल्यात काही विशेष आहे असं मानीत नसत. 
पूर्वानिळ हे सांगत आला होता. ही' भावंडे पेठणच्या गोदावरी तीरा- 
वरून अनादि पंचक्रोशी श्री महालया असणाऱ्या नेवासे क्षेत्री आली. 
ज्ञानेशाची प्रतिमा इथे फुलारली. अन्‌ - 


मोगरा फुलला मोगरा फुलला । 
फुलें वेचिता अतिभारू कळियासी आला ।। 


असं झालं. या सुगंधाने भावार्थ दीपिका प्रसन्षपणे गंधित झाली. 

“ भावार्थदोपिका ग्रंथ पुर्ण झाला. नेवासे परिसरातील समाजाला 
वाटले ज्ञानेशाची हत्तीवरून मिरवणूक काढावी', त्याचा सन्मान 
करावा. 

ज्ञानेशाने नम्रपणे नकार दिला आणि 
माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. ज्ञानेश प्रसन्नचित्ताने 
सिद्धेश्‍वराच्या दद्षंनास येई, माझ्या क्षणभर थांबत अन 
मग मला आपले उगीचच शहारल्यासारखे होई. क 


तो आळंदीस प्रतला. 


लं. हूठय़ोगी चांगदेव म्हणजे 
उुष्य उपभोगलेल्या यो 
यातच आश्‍चर्य होतं. 


भवत होतो. 


पुराणपुरुष ! चोदाश वषे आ. 
स्वार होऊन ज्ञानेश्षाकडे यावे 
मी हे सारे ऐकत होतो, अनु 
चांगदेवांचा शिष्य ज्ञानेश्ञाळा देण्यासाठी पत्र छे 

कोरं होतं पत्र धेऊन आला होता. 
पत्र कोरं होतं. हिहीवा, 


'चांगदेवाना प्रश्‍न पडला 


ग्यानी वाघावर 


उ होता. पत्राचा मायना काय लिहावा यांचा ! 
ज्ञानेश वयाने' लहान म्हणन ' अनेक आर्क 


तभ | शीर्वाद ' लिहावा तरतो 

आपल्यापेक्षा योग सामर्थ्यात ज्येष्ठ ! । साष्टांग नमस्कार ' म्हणावे 

तर अद्याप विसी अ लांडली नव्हतो प. 
गालांडली नव्हती अन्‌ कितीतरी शतके लहान ! 


वहाराष्ट्र प्रशोभेजळ सस्था 
तद अ्ाॉडेन 4. क गती, 


५०. शद्ध ढा, 


थृण्य!ा थ्री चो 5 
थ्‌ भरा कश चोळ पु९-- ४4२६ ७४७ 


कोरं पत्र पाहताच ज्ञानेश काय उमजायंचे ते उमगला. 
ज्या भितीवर तो बसला होते, तिळाच म्हणाला चल. 
एक निर्जीव वस्तू सजीवाप्रमाणे आज्ञापालन करीत होती, 
मी मनोत हरखलो होतो. 
ववांगदेव' संजीवावर, क्रूर श्‍वापदाव'र विजय मिळवण्यांत निष्णात 
असले तरी ते फिकेच होते. इथे तर त्यापुढची पायरी होती ! 
निर्जीवाचा संजीवनी देण्याचे सामथ्ये यातून दिसत होते. 
चांगदेव यो प्रकाराने नग्न झाले. त्यांचा अहंकार संपताच ज्ञानेश 
म्हणाला. 
नाहो ते चित्र दाविती । परी असे केवळ भिती 
प्रकाशे ते संवित्ती । जगदाभरे ।। 
झाले. चांगदेवसुद्धा मनी' सुखावले. 
या प्रसंगाने पुनः एकदा आक्रीत घडलं होतं. 
पण ही' सारी' आक्रीतं संपायची' होती. 
ज्ञानेश्याने तीर्थेयाच्रा आरंभिली'. 
या तीर्थयात्रेत कोण कोण होतं ? 
नामदेव शिपी' होते, नरहर सोनार होते, गोरोबाकाका कुंभार होते. 
चोखोबा महार होते, सेना न्हावी होते. 
आपपर भाव नव्हताच तिथे - 
ञञानेश म्हणे - 
पाहे पां बुडबुडा नेऊता जाये । 
तेउते जळचि एक तया आहे ॥ 


मग विरे अथवा राहे । 
तऱही जळाचिमाजी ॥ 


तो म्हणे ज्याला आपण दोन म्हणतो, ते खरोखर दोन असत'च नाहीत, 


_ $ १४ | . श्ानेदवर 


कारण 
ज्ञानदेवा गोडी संगती सज्जनी 
हरी दिसे जनी वनी भात्मतत्वी 


- असा त्याचा भाव होता. असा अद्वेतभाव अंगी मुरल्याने' त्याला 
आता निराळ्या विचारांती वेढून टाकायला प्रारंभ केला असला 
पाहिजे. 


तीर्थयात्रा संपवून ज्ञानेश परत आला अन्‌ मला दिसले की 
सिद्धेश्‍वर अलीकडे आनंदी दिसतोय. मी. त्याला कारण विचारताच 
म्हणत होता * लोकरच कळेल. ! 

एके दिवशी मला दिसले. 


अल्याड पल्याड  पताकांचे भार 
मध्ये मनोहूर इंद्रायणी 
ज्ञानेश्‍वरापाशी भानंदी नानंद 
नाचतो गोविद कौतेनाशी 


असं कां घडतंय हे मला समजेना. 
सिद्धेश्‍वर म्हणत होता -- 
ददमीचे दिवशी केली प्रदक्षिणा 


आणिक दरदंना संत उभे 
रानंदिवस त्यांही केला हुरि 
र 
हरी दिनी थोर कृष्ण पक्षी > 


मग केले स्नात भागीरथीचे तीरी 
संत महंता भारी वुजीयलें 


आणि आपल्या शजारी ज्ञानेश संजीवन समाधी घेणार 
सिद्धेश्‍वरासमोर ज्ञानेश संजीवन' न 


र स 4 2७१ 
पा वचन माधो धेणार आहेत म्हणून 
माझ्या हृदयात कालवाकालव सुरू झाली 


मी, एक साक्षी! । १५! 


मी आता सावचित्त होऊन पहात होतो. 
माझ्या पाराशेंजारी' पंक्ती' बसल्या. तेवढेच समाधान वाटले. स्वत: 


श्रीपंती' विष्णू पांड्रंग रुपाने वाढत होते. संत मंडळी' जेक्त होती'. 
आचवत  होती', 


आणि मी मात्र कासावीस होत होतो. 
स्वतः राही रुक्‍माबाईनी आवडीने ज्ञानेशाला वाढून त्याचे पारणे सोडले. 
सगळी संत मंडळी' सिद्धेदवराजवळ आलेली' दिसली'. 
तिथं गुजगोष्टी सुरू झाल्या, 
सारी पंचक्रोशी' आक्रोशत होती. 
ज्ञानेश मात्र सुखावला होता, 
आणि दुसरा दिवस उजाडला. 
कातिक कृष्ण त्रयोदशी ! 
मी पहात' होतो. 
मागे पुढे संत पताकांचे भार 
मध्ये ज्ञानेदवर भिरविती 
जयजयकारध्वनि करिती सुरगण 
वर्षेती सुमन स्वर्गीहुनी 
वत्ताकांचीं छाया दुणावली कार 
सिद्ध ज्ञातेकवर तेव्हां क्वाले 


मला वाटले- 

संगीचिये वबिवरीो लागलीसे आण 

पुढे आणि लागे जाले नाही 
सळसळ थांबवून डोळी प्राण आणून मी पाहतोय. नामदेवानी नारा, 
विठा, गोंदा महादवयाना पाठवून समाधीची जागा झाडविली. दुपार 
कसली, सूये अस्ताला त जाताच सूर्यास्त व्हायची वेळ भाली. ज्ञानेश 
संजीवनी समाधी घेण्यास निघताहेत या एका विचारानेच सारेजण 
गलबललेले होते. तेवढ्यात 


॥ १६। शैतिश्‍्बर 


देव निवृत्तीय्रानी धरिले दोन्ही कर । 
जातो ज्ञानेव्वर समाधीसो ।। 

असं दृग्य दिसलं- 

ते दृश्य कसले ? असं वाटलं- 
नदोचिया माझ्या घातले माजवण । 
तेसे जनवन कालवले ।॥ 


अशी स्थिती' झाली. 
इकडे ज्ञानेश मात्र ज्ञांत होता 
ज्ञानेश्याने दोन्ही कर जोडून आपल्या वडील बंधूना म्हटले 
पाळिले पोशिले चालविला लळा । 
माझ्या बा कपाळा निवृत्ती राजा ।॥। 
ज्ञानेश आता कुणाचा राहिला नव्ह्ता. 
व्याकुळ न होताच तो मनी म्हणत होता- 
- घनु वाजे घुणघुणा । 
वारे वाहे झुणज्ञणा 


भावतारकु कान्हा । 
वेगी भेटवा काना || 


खरोखरीच तो भवतारकु कान्हयाच्या 
मला हे सारे अतक्‍्ये वाटत होते. 


त्याला खरच त्याची भावद्यकता नसावी. त्यानेच नव्हतं दला 
महाराजाना म्हटलं होतं ? व्हत का चांगदे 


भेटीस जात होता का. ?--- 


सोनिया वरकल' सोने जैसा । 

का मुख मुखा हो आरसा ।, 

तुज मज संवाद तैसा 
चक्रपाणी ।, 


सी, एक साक्षी! । १७ ॥। 


असे असताना ते तसे का म्हणत असावेत याचं कोडं मळा पडलं 
होतं. कारण त्याना माहीत होते- 

म्हणोनी साऱ्या स्वरूपी । सन दुडी इथे लिक्षेपी ।॥ 

चेतुलेंनी सवेव्यापीं । मोचि होती ॥ 
त्याना जे जे करावेसे वाटत होते त्या मागे एकच हेतू होता. त्याना . 
इतराना मार्गदर्शन करायचे होते. समाजाला कार्यप्रवण करायचे 
होते. मी पहातच होतो. | 
ज्ञानेश्‍वर समाधीस्थानाकडे जात होते आणि नामदेव म्हृणत' होते. 

समाधी परिपुर्ण बसले ज्ञानेश्‍वर 

उठविले भार वैष्णवांचे 

तींन वेळा जेव्हा जोडिले करकमळा 

झाकियेळे डोळे ज्ञानदेवे 

भीमसुद्रा डोळा निरंजनी लोन 

जाले ब्रह्मपु्ण॑ ज्ञानदेव 

नाझा म्हणे लोपला दिनकर 

बाप ज्ञानेश्वर समाधिस्त । 
ज्ञानेश्‍वरानी संजीवनी समाधी घेतली. निवृत्तीनाथानी' ज्या हातानीं 
आपला शिष्य घडवला त्याच हातांनी त्या समाधीस्थानावर शिला 
बसवून त्या अलोकिक शिष्याचे जीवन समाप्तीचे कार्य केले. 
समाधीस्थानावर शिळा बसवताच एकच गलबला झाला. सारा 
आसमंत हेलावला, 
ज्ञानेश्वरांच्या समाधीला अवघ्यानी नमस्कार केला. इंद्रायणीत जाऊन 
आचमन केले आणि ते सारे घरोघरी परतले. 
मी मात्र इथेच उभा होतो. 
कृतज्ञता म्हणून दोन पानें गाळली. 
किती दिवस झाले उमगत नाही. 
पण प्रसंग अजून डोळ्यापुढे उभा राहतो. 


1 १८॥ ज्ञातेक्ववर 


अगदी' जशाचा तसा. 

मला धन्स वाटते ते एका कारणासाठी. 

या प्रसंगाला मी साक्षी होतो म्हणून. । 
मला “मी 'पणआले ते त्या विभूतीमुळे म्हून / 
म्हपून क्री | 
'मी' कोण ? 

सोन्याचा पिपळ ? 

नव्हे, मी तसा साधा पिपळ - 

एक साक्षी ! 


क 


आद्य राष्ट्रसेवक 
नामदेव- 
& & ७ & 


कातिक शुद्ध एकादशीला 'प्रबोधनी एकादशी ' म्हणतात 
चातुर्मासाची समाप्ती द्शंविणारी म्हणून त्या एकादशींकडे पहात 
असले तरी त्या मागे एक सूत्र आहे. जागृतावस्था आल्याचे प्रतीक 
म्हणून तिच्याकडे पाहतात. 


जागृत' होणे याचाच अथे पुढच्या सर्वे क्रिया करण्याची' सिद्धता 
असणे असा होतो. आपल्या मंत्रद्रष्ट्या क्ूषीनी म्हटले आहे. 


कलि; हयानो भर्वात संजिहानस्तु हापर: । 
उत्तिष्ठस्त्रेता भर्वात कृतः संपते चरन्‌ !। 
चरेषेति, चरेवेति, चरेवेति. 


निद्रित असणारा कलियुगाप्रमाणे,जो जागा झाला आहे ) तो द्वापार युगाप्रमाणे, 
जो उदून बसला आहे तो त्रेतायुगाप्रमाणे तर चालत राहणारा कृत म्हणजे 
सत्ययुगाप्रमाणे ठुमसतो. ( म्हणून ) गतिमानच रहा, गतिमानच रहा, 
गतिसमानच रहा. 


। २०। नामदेव 


हे सृष्टीचे चक्र सतत फिरत' रहायचे असेल तर ते फिरवणारा कोणी 
तरी' हवाच. विधाता हे कास करीत' असतोच मात्र त्याला हे काम 
करण्यासाठो कोणतेतरी साधन' हवे असते. ते साधन असते आपण. 


या साठी आपल्या जन्ममृत्यचा खेळ चाल असतो. यामध्ये मानवाच्या 
जीवनातील कर्माचा हातभार लागलेला असतो. मनष्याच्या 


जीवनामध्ये निर्माण झालेल्या मोहामुळे त्याला हे जीवनमृत्यूचे खेळ 
खेळावे लागतात. 


माउली' म्हणतात'. 
पे व्यामोहाचियें । शेजे बल्या अविद्या निद्वितु होइजे । 
ते वेळो दुस्वप्त हा भोगिजे । जन्समत्यचा ॥ 
अविवेकख्पो अंथइणावर प्रबळ अविदेच्य़ा योगाने ज्या वेळेळा जीव निजतो 
तेव्हा तो जन्मभरणरूपी वाईट स्पप्न अनुभवितो 


परमेइवराचे साधन म्हणून आणि आपल्या मोहाने निर्माण झा 
कारण म्हणून आपण जन्म घेतो 


असा जन्म कोणत्या दिवशी मिळेल हे पुन: आपल्या पुव सुकृतावर 
अवलंबून असणारच 


आणि म्हणून 'प्रबोधिनी एकादशी' दिवशी जन्म मिळणे भाग्याचे 
होय. कारण जीवनातील खऱया जागतीची जाणीव करून देणारा हा 
दिवस ! ग न 


याच प्रबोधिनी एकादशीला रविवारी प्रभव नाम संवत्सर असताना 
शके ११९२ ला एका प्रबोधनकर्त्या 


तोही पंढरपुरात ! व्यक्तीचा जन्म झाला. शन 


आद्य शकराचाय 'पंढरपुर' संदर्भात म्हणतात 
महायोग पीठे तरे भोसरथ्यां 
वर पुंडरोकाय दातं मनोद्े: । 
समागत्य तिष्टन्तमानन्द कंद 
परब्नह्ाालिंग भजे पांडुरंगम्‌ ।॥। 


आद्य राष्ट्रसेवक |२१॥ 


, भीमा नदीच्या तटावर महान योगाचे पीठ असणार्‍या स्थली अगणित 
मुनींद्राकडून पृंडलीकाला वर देण्यासाठी येऊन उभे राहणार्‍या परब्नह्मलिंग 
आणि आनेंदाचा कंद असणाऱ्या पांडुरंगाची मी पूजा करतो. 

पंढरपुर हे अश्या रीतीने महान' योगाचे पीठ आहे असा त्याचा स्पष्ट 
अथे आहे. या योगपीठामध्ये जन्म मिळणे दुलंभ. 
पण याच दुलंभ योगपोठात राहण्पास येऊन दामाजीशेठ रेळेकर 
कृतकृत्य झाले 
याचं कारण असे को, त्यांच्या घराण्यात कुलपरंपरागत विठ्ठलभक्ती 
होतो. आणि नियमित पंढरीची वारी होती. काहो. कारणामुळे 
नरसी बामणीस राहून पंढरीस येणे दामाजीशेठना जमणे अवघड 
वाटू लागले. त्यामुळे दामाजीशेठ न'रसी-बामणी' गाव' सोडून 
पंढरपुरास येऊत' स्थायिक झाले. 
पंढरीरायाचे दर्शन नित्य घडू लागले. 
दामाशेठाना नेहमी वाटायचे. 

ज्षपियाच्या कुलों । जन्स सज जाला । 

परि हेतु गुंतला ।! सदाशिवी ॥ 
या वाटण्यामुळेव ते नरसी वामगीहून पंडरपुरास आले. पंडरीसच 
का यावे असे कोगो पुसले तर ते म्हणत- 

अवघी हीं पंढरी । सुखाची ओवरी । 

अवघ्या घरो । ब्रह्मानंद ।। 

अवघा हा विठ्ठल । सुखाचाच आहे । 

अनुसरे तो लाहे । सवं सुख ।। 
आणि सर्व सुख लाभावे असेच जणूं घडायचे होते. दामाशेठांचे शिवण्या 
टिपण्याच्या व्यवसायावरोवर विठ्ठुठासी नाते जोडणे चालूच होते. 
पिढया नी पिढया हे असे चाळूच रहावयाचे होते. दामाशठांच्या 
भक्तीचा वारसा पुढे चालावा असे नियतोला वाटत असले पाहिजे. 


। २२॥ नामदेव 


दामाशेंठ पंढरपुरास येऊन स्थायिक झाल्याने त्यांच्या मंनाची' तगमग 
शांत झाली. आणि ते आता अभिमानाने म्हणू लागल- 


माझ्या बापाची । मिराशी गा देवा । 
तुझो चरणसेवा । पांडुरंगा ।। 


पंढरी रायाची अशी मनोभावे सेवा केल्याची फलश्रुती दामाजीशेंठ 
आणि गोणाई या दांपत्याला मिळणारच. त्यांना देवभक्त पुत्र क्लालार 


शुद्ध देखोनिया भाव । पोटी आले मामहेव ॥। 

असे. जे घडले त्याचे कारण . 
- __ सवंभावे तूंते । जे ध्याती दातारा । 

त्याची या संसारा । तूंचि होसो ॥ 

ज्याचे चित्ती नाही । आणिक काही काम । 

त्याचा योग क्षेम । तुच होसो ॥ 
असे आहे. 
दामाशेठना' योगक्षेमाची चिता न 
पुत्र ह्वा होता. नामदेव रूपाने 
भजनकोतंनात दंग असायचे. ल 


वाचा पिकली पिकली । 


हरिनामाचो बरो आली ।॥| 
अनं घड्‌ं लागलं. यातून 


.केशवाचे प्रेम. । नासयाच जाणे | 
नाम्या हृदयी असणे । केशवाचे 1 
नामा तो केशव । केज्ञव तो नाझा । 
अभिन्नत्व आम्हा । केशवासी ॥ 
असे होऊ लागले. अद्वेत असे मुरत चालले. 


र त्यातुन एके दिवशी 
दामाशठनी' पढरीनाथास नेवेद्य घेऊन' जाण्य 


1चे काम नामदेवाकडे 


आद्य राष्ट्रसेवक ।२३॥ 


सोपवले. नामदेवानी बालसुलभ स्वच्छ मनाने नैवेद्य दाखवला आणि 
पांड्रंगाने तो भक्षण करावा अशी अपेक्षा ठेवली 
पुष्कळ कालावधी' गेला तरी पांड्रंग नैवेद्य भक्षण करीत नाही हे 
पाहून नामदेव म्हणाळे - 
केशवा भाधवा ! णोविदा गोपाळा । 
जेवी तृ छुपाळा । पांडुरंगा 1 १॥ 
- अच्युता वासना । दशरथ नंदना । 
जेंबी तू गरा कृष्णा | पांडुरंगा ॥ २ ।! 
कृष्णा विष्णु हरी । सधुसूदन मुरारी ! 
जेवी त्‌ नरह्रीं । पांड्रंगा । ३ ॥ 
धांवा करून नामदेव थकले. त्याना ग्लानी आली पुढचे काहीच 
दिसेनासे झाले. आणि याच वेळी 


ऐसी ग्लानी करिता विठ्ठल पावला । 
लेवेद्! जेविला । पामयाचा !! 


असं घडलं आणि 

जेऊनिया हातीं । तेणे दिधली वाटी । 

आला उठाउठीं । नामा घरा ॥ 
नामदेवानी नेवेद्य परत न आणता तो पांड्रंगाने भक्षण केल्याचे 
सांगताच सर्वाना आइचर्य वाटले. तसाच संशयही आला दुसऱ्या 
दिवद्यो तसाच प्रकार घडल्याचे पाहाताच दामाशेठ, आणि गोणाई 
कृतार्थ झाल आणि म्हणूं लागले, 

धन्य साझे भाग्य । धन्य माझा वंश । 

परब्रह्म वेष । प्रगटले ॥ 
असे म्हणण्याचे कारण दामा-गोणाईनी नामदेव विठ्ठलभक्तीने धुंद 
होऊन वाळवंटी कःत॑न करीत असल्याचे पाहिले होते. 

सुंभाचा करकोटा रकट्याची लंगोटी 

लाल्ला वाळबंटी कोतंत करी 


र । २९४॥ नामदेव 


असे दृश्य त्यांच्या परिचग्राचे होते. काही वेळेला त'र नामदेव' कीतंत 
करी पुढे नाचे पांडुरंग असा भास पुष्कळांना होई. त्यामुळे 
नामदेवावर अविरवास दाखवणे अयोग्य होते. काही काही' वेळेला ते 
एवढे ह्रीरूप होत की, 'उठो' उठी रे नाम्या, चाल रे सांगाती” असं 
सांगण्याची पाळी येई. एकदा तर एका कुत्र्याने नामदेवांच्या घरातून 
एक भाकरी पळवली आणि ते धावूं छागले. नामदेवानी हे पाहिले 
मात्र आणि हाती तुपाची वुघळी घेऊन त्या कुत्र्याच्या मागे धांवत 
सुटले, लोकांनी थांबवून विचारणा करताच नामदेव उत्तरले. 
पंढरीनाथ कोणाच्या रुपाने येईल हे कसे सांगू ? त्याने तुपाशिवाय 
भाकरी खाणे योग्य आहे का ? मला ते आवडत' नाही. म्हणून मी 
तुपाची बुधली घेऊन धावतोय. आता त्यावर लोक काय बोलणार. 
नामदेव असे फुलत होते. पण या फुलण्याच्या जोडीला नकळत 
कुठेतरी दंभ प्रवेश करत होता. 


आपण परमेश्वराचे लाडके आहोत य़ा विचाराने ते गविळ्ठ झाले. 


आणि निवृ त्तीनाथ, ज्ञानेश्‍वर ही भावंडे पंढरीनाथाच्या दक्षंनास ___ 


आली असता नामदेवांना वाटले. | 


नित्य समागम हरीच्या रणी 

हे आणि आम्हीं देवभक्त 
असे असताना 

नामा म्हणें कार्ये वंदू यांचे चरण 

अंग परन्नरद्यम सजपवाज्लो 
अशी अहंता आली. 
अभिमानामुळे नामदेव त्यांच्या दर्शनास गेले नाहीत. नामदेव श्रेष्ठ 
भक्‍त आहेत याची जाण या उभयता बंधूंना होती. ते मनी म्हणाले- 
जालासी हरिभक्त । तरी आम्हा काय? । 
आतली ती सोय । न ठाऊकी ।॥ 
ऐक रे नाम्या । होई आत्मनिष्ठ । 
तर।च तू भ्रष्ठ । ज्ञानी म्हणे ।| 


भहाराष्ट्र पंभोतेनळ वस्था 
१४३६७. 17४6::-4 ३२. से 
१ दे सघन पर. सते बाडा लाजत राष्ट्रतेबक । २५ । 


खून्म! धरम्ीळप सोल , पृ४--*११ ८१७ 


ज्याला तंतांच' सन्मान करणे जमत नाहीं त्याने देवापाशी राहून 
काय केले ? 


मुक्‍ताबाई तर म्हणायची - 

कर्पु॑राशी झाला । दीपाचा शेजार । 

काय गुणे सार । राहिल त्याचा ? ॥ 
कारण कापूर शुद्ध असून त्याचा काय उपयोग ? दीपाश्ली त्याचा 
संपर्क आला की कापूर संपतो. त्याप्रमाणे नामदेव शुद्ध भक्‍त आहेत 
पण त्याचा उपयोग नाही' कारण 

म्हणे मुक्ताबाई । चंदनाचे क्लाड । 

अहूंतासर्वे वेढे । गुंडाळीळे ।॥ 
असं झालं होतं 
निवृत्तोनाथानी यावर नामदेवाना समजावले आणि म्हटले - 

आपुले स्वहित । कराबे भापण । 

संतांच्या सन्माना । चुको नये ।। 
नामदेव काय उमगायचे ते उमगले. त्यात प्रत्यक्ष पंढ रीनाथानी 
सांगितले. 

गुरू वाचूनिया । केचा मुकतीठाव । 

संसार हा वाव । केसा होय ? ।। 

नाम्या तुवा । गुरुसी जावे शरण । 

हे जे भववंधने । मुक्‍त होसी ॥ 
प्रत्यक्ष पंढरीताथानी' असं सांगताच नामदेवाना मूर्च्छा आली 
नामदेव भमीवर कंठ सद्गदित होऊन लोळूं लागले" डोळ्यातून 
अश्र लोट लागले. गुरूला शरण जाणे आवश्यक आहे अशी जाणीव' 
होताच पंढरीनाथाच्या सांगण्याप्रमाणे ते ' आवढ्या नागनाथ 
यथे विसोबा खेचर यांच्या भेटीस जाण्यास निघाले 


आवंढ्या नागनाथास जाऊन त्यांनी विसोबा खेचराविषयी 
चौकशी केली. लोकांनी' प्रारंभी नामदेवांची टर उडवली आणि 


>“. 


1 २९६॥ नामदेव 


विसोबाविषयी अनुद्गार काढले. एवढ्या लांबून चालत आल्याचे ... 
आणि लोक विसोबाविषयी वेडे-वाकडे बोलत' असल्याने .ऐकूस'. क 
नामदेवाना उद्वेग आला. पण मनाचा हिय्या करून .ते नागनाथाच्या 
मंदिरात आले. तिथे अंधाऱ्या गाभाऱ्यात विसोबा खेचर पादत्राणा- 
सकट पिंडीवर. पाय: ठेऊन डोके जमिनीवर ठेऊन झोपल्याचे त्याना क 
दिसले. उन्हातून आल्यामुळे आपणास भ्रम झाला असावा असे 
नामदेवाना प्रारंभी वाटले, पण डोळे सरावल्यानंतंरही तसेच दृष्य 
दिसताच लोक विसोबाखेचराविषयी वेडेवाकडे का बोलत होते याचा 
खुलासा झाला. आणि अश्या वेडपट माणसाला गुरू करायचे म्हणजे 
अवघडच असे त्याना वाटू लागले. -- 0. .- “म 
विसोबा खेचरानी नामदेवांची ही दोलायमान अवस्था ओळखली क 
आणि ते नामदेवाना म्हणाले, जिथे पिंडी नाही अश्या ठिकाणी' माझे 
पाय उचलून ठेव. नामदेवानी तसे प्रयत्न करताच त्याना प्रत्येक 
ठिकाणी पिंडी दिसे. नामदेव प्रयत्न करुन थकल्यावर विसोबा 

खेचर म्हणाले, - - : - 


“सो * पण भुललो । सज नकळेची कांही । 

देव नसे ते ठायीं । पाय ठेवो ॥ 
असे जे मी म्हणालो त्यामध्ये ' मी ' पणा संपावा असा हेतू आहे. 
परमेश्‍वर सवंत्र भरून आहे एवढे जरो समजले तरी पुरे, 


विसोबांच्या या उक्तीने नामदेव काय' समजायचे ते समजले. 
त्यांचा अहंकार सरला. विसोबानी नामदेवाच्य 
गुरुकृपेने तामदेव अद्वैतवादी झाले आणि-- 
“सी “माझे होते । ते भजसाजी निभाले । 
जळे जळ गिळिले । जयापरी ॥ 
अशी नामदेवाची अवस्था झालो. एकदा अशी अवस्था प्राप्त होताच 


ज्ञानदेवानी तामदेवाना आपल्या परिवारातले मानले, आणि इथत'च 
नामदेवांचे कतृंत्व फळाला येऊ लागले, 1 


1 मस्तको हात ठेवताच 


आय राष्ट्रसेवक । २७ | 


* मी ? माझेपण गळाल्याने' आपपर भाव शिल्लक रहात' नाही. 
संतसंग सतत घडत रहावा अज्ली अवस्था येत जाते. नामदेव अश्या 
अवस्थेश्रत' आल्याने' ज्ञानदेव आणि इतर संतासमवेत भारत यात्रेत 
सामील झाले. 


भारतभ्रमण करीत असता समाजस्थिती कशी आहे याचे ददन . 
घडणार होते. सद्य:स्थिती कोणते रूप धारण करील याचे भान शि तह 
येणार होते. पुढे काय करावे लागेल याचे ज्ञान होणार होते. ज्ञानेश्‍वर 
आपल्या दष्टेपणाने नामदेवाकडून काही महत्त्वाचे काये करवून 
घेणार होते, यातले मम फारच थोड्याना कळणार होते. 

परपांगीं तीथेयात्रा हे स्वरूप असले तरी अंतरंगी सारा भारत 
एकजिनसी राखण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्नाचे ते रूप होते. 
मुस्लिमांची आक्रमणे वाढत जाऊन सनातन वैदिक धर्मावर आघात 
होऊन सारी समाजव्यवस्था ढासळण्याच्या आधीच त्या आक्रमणास 
पायबंद घालणे आवश्यक होते सामान्य माणसास पेळेल, रुचेल, 
असा मार्ग अवलंबिणे अत्यंत' महत्वाचे होते. ज्ञानेश्‍वर स्वत: ज्ञानमार्गी 
असल्याने त्यांचा मार्गे सामान्याना पचनी पडणारा नव्ह्ता, ते 
ज्वलंत रसायन सोम्पर करून स्व्रादयुक्त करणे हाच मार्ग होता. 
ज्ञानमार्गाचे स्वादयुकत रसायन म्हणजेच भक्तीमार्ग होय'. सामान्याना 
ते आहार्य करून देऊन आपले ईप्सित साध्य करण्याचे कायं 
ज्ञानेश्‍वर नामदेवाकरवी' करुं इच्छित होते. नामदेवांचे कतृंत्व 
ज्ञानेश्‍वराना माहित होते. या डोळसपणाला जर अनुभवाची जोड 
दिली तर ईप्सित पूर्ण होणार होते. म्हणून ज्ञानेशवरानी तोथंयात्रेचा 
घाट घातला. 

छोकमानसात नामदेवाच्या भक्‍तीश्रेष्ठतेला खतपाणी घालून 
ज्ञानेश्‍वरानी नामदेवासमवेत भारतयात्रा पूणे केली. 


नामदेव भारतयात्रेत जरी सामील असले तरी त्यांते चित्त पंढरोत | 
रमायचे ते म्हणायचे, रु 


1 २८। नामदेव 


पंढरी हे क्षेत्र । पावल पवित्र । 
महिमा विचित्र । त्रिभुवनी ।। 
पाहिलिया क्षमी । नासती पातके । 
ऐलियासी तुके । दुजे प्होण ? 
पण भारतयात्रा पूर्ण झाल्यावर मात्र त्यांचे चित्त शांत झाले पण 
तेही क्षणभरच. कारण तीर्थयात्रा संपताच ज्ञानेवरानी सर्वांचा 
निरोप घ्यायचे ठरविले. 
ज्ञानेश्‍वरानी सर्वांचा निरोप घ्यायचा असे ठरवताच सर्वेजणं व्याकळ 
झाले. आजपर्यंत हे संत म्हणजे 
सुखाचे सोयरे भेंदती अंतरी 
बाहेरी भीतरी दिधले क्षेंत्र 
अका अवस्थेपर्यंत आणून पोहोचविणारे कुटुंबीय वाटत. 
या सुखाच्या सोयर्‍यांत गोरोबा-काका कुंभार, सावंता माळी 
चांगा वटेदवर, विसोबा खेचर, सोपानदेव' अज्ली' नामवंत' मंडळी 
होती. ज्ञानदेवासंबंधीं तर काय बोलायचे ? ते तर जीवीचा £ 
अं ळी चा जिव्हाळा 
होते. आणि अशा जीवींच्या जिव्हाळ्याने सर्वांचा निरोप घ्यायचा 
म्हणजे फारच झाले. नामदेवाना हे सहून' करण्याच्य 
च्या पर्ल 
वाटू लागले. हीकडचे 


निवृत्तीनाथानी जेव्हा समाधीवर शिळा घातली तेव्हा 


सोपान मुक्ताई । सांडिती शरीरा । 
म्हणती धरा धरा । निवत्तोसो ।॥ 
आणिकांची तेथे । उग्दिग्न ती मने । 
घालिताती सुमने । समाधोसी ।॥। 


र दृश्य दिसू लागले. नामदेवराती भावनांनी पूजा केली पण त्यांच 
ला फार लागले. ज्ञानेश्‍वरांची संगत एवढी अंतरंगात ६ भलता 
होती की तिला बाहेर काढणे अशक्‍य होई. पदोपदी मरोळ 
शब्दरूपानी' बाहेर येई. यातू "ह ४ आव्यण 


आद्य राष्ट्रसेवक । ३९ | 


नामदेवानी संपुण ज्ञानेश्वरांच्या जीवनाचा आलेखच तयार करून 
पुढील पिढीवर उपकार कहून ठेवले. 

नामदेव एवढयाव'रच थांबले नाहोत'. त्यानी नि'वृत्ती, सोपान, 
चांगदेव, मुक्ताबाई याविधयो' लिहूत ठेवले. नामदेवानी' केलेली ही 
रचना अत्यंत हृदयंगम अशी आहे. या दृष्टीने त्यांचे कार्य 
असामान्यच आहे. नामदेव इतिहासकार होत यात' संशय नाही. 


ज्ञानेश्‍वरादि संतांचे कार्य पुढे चाळू राहिले पाहिजे असे वाटल्याने 
आणि ज्ञानेश्‍व'राबरोबर केलेल्या तीर्थयात्रेमुळे आलेल्या डोळस 
दृष्टीमुळे नामदेव उत्तरेकडे वळले. ज्ञानेश्‍वरांच्या संजीवन समाधी- 
नंतर केवळ चार वर्षांच्या आतच सारा महाराष्ट्र यावनी सेनेने 
झोडपुन काढला. या यावनी आक्रमणाला अहितीय' शक्‍तीनेच 
थोपविण्यासाठो' नामदेव सज्ज झाले. आपल्या सगुण उपासनेने' हा. 
त'डाखा सोसता येईल असे त्याना वाटले. 


ज्ञानेश्‍वरांच्या पाठोपाठ एक एक संत'रत्ने' निखळून पडत होती. 
उत्तर भारत पेटलेल्या अवस्थेत होता. प्रबोधन करणे आवद्यक 
वाटत होते. 
पेटलेला उत्तर भारत शांत करणे म्हणजेच प्रबोधन करणे होय'. 
याची जाण आलो आणि स]ुण भक्तीची पताका खांद्यावर घेऊन 
नामदेव पंजाबात पोहोचले. 
तिथे जाताच ते म्हणं लागलं- 

तू अगाध वैकुंढनाथा । तेरे चरतो सेरा साथा । 

सरवे भूत नाना वेष । जन्न जाऊतत्रतु ही देष्‌ ॥। 

जलभल महोंभल कापट पषालां । लागम निगम सब वेर पुरालां । 


में मनिषा जवस निरबंधज्वाळा । नामा का ठाकुर दोनदयाला । - 


बकुठनाथा तुझा महिमा अगाध आहे. तुझ्या चरणावर माझे मस्तक ठेवित आहे 
हीं सगळी माणसे नाना वेषांची वाटतांत तसेच तुझे आहे. जिथे जिथे मी जातो 


॥। ६३०॥ नामदेब 


तिथे तिथे तु मला दिसतोस. जळी, स्थळी, पृथ्वीवर, काष्टी, पाषाणी आगम 
निगम इत्यादि वेदांमध्ये पुराणामध्ये तू दिसतोस. माझ्या मनामध्ये अशी इच्छा 
आहे की जन्माच्या या निर्बंधातून तू सोडवावेस. नामदेवांचा ठाकूर एवढा 
दोनदयाळ्‌ आहे हे निश्चित. _ कित 
पेटलेला पंजाब शांत करीत ज्ञानेश्‍व'रानी ज्या उद्देशाने पंजाब यात्रा 
निच्छित केली होतीं तो हेतू साध्य करीत नामदेव संपूर्ण पंजाब 
फिरले. 
तिथे शिष्यपरंपरा निर्माण करून त्यांनी पुन: पंढरीस प्रस्थान 
ठेवले. कारण त्यांना सारखे वाटे 


हेचि देवा मागत । चरण सेवा अखंडित । 
वास द्यावा पंढरीचा । सदा संग हरिदासाचा ।। 


पंढरीस येण्याआधी पंजाबातील आपल्या बांधवाना ते सांगून आले 
भाई रे भरम णया, भव भागा । 
तेरा जन जहां का तहा जाई लागा ।। 


समाजाला आइवासन देत ते पंजबात १८-२० वर्षे राहून 
लोकांच्यातला विश्‍वास जागवून पंढरपुरला परतले. प्रबोधनाचे कार्य 
सातत्याने' पुढे चालू राहील अशी' व्यवस्था 


करून' नामदेव' परतले. 
पंढरीरायाला ते म्हणत 


घालिन लोटांगण  वंदिन चरण 
डोळ्याने पाहिन शप पुझे 
प्रेसे आलिंगन आलंदे पुजिन 
भावे ओवाळिन म्हणे नामा 


पण हे केवळ पंढरीरायापुरते लागू नव्हते. त्यांच्यापुढे सगळा 


भारतदेश उभा होता. त्याला उद्देशून ते तसे म्हणत. भक्‍तीमार्गाची 


हवी ध्वजा खर्‍या अर्थाने राष्ट्रप्रेमाची ध्वजा होती.ती त्यानी खांद्यावर 


आद्य राष्ट्रसेवक ।३१॥ 


वाहिली, देशाला येऊ पाहणार्‍या ग्लानीकर उतारा दिला आणि 
विठुरायाच्या महाद्वारावर येणाऱ्या जाणार्‍या शक्‍्तांची पायधूळ 
आपल्या मस्तको पडावी' म्हणून विश्रांती घेतली. आषाढ णुद्ध 
एकादशी म्हणजे शय'नी' एकादशी. त्या दिवशी त्यानी शय्नाचा 
विचार केला. 
आषाढ वद्य एकादशी म्हणजे : कामिका एकादशी. कामना इच्छा 
पुर्णे करणारी' एकादशी. 
ती केली. द्वादशीस पारणे सोडले आणि त्रयोदशीच्या दिवशी ते. : 
शय'नी' पहुडले ते कायमचे. शके १२७२ चा हा दिवस सांगत' होता- 
* तत्वमसि * वाक्य उपदेशिले तुज ! जं 
ते तु जोवी का असुन धरिज्ी दर? ॥ 
ब्रिभूवनापरता धावतोसी बरी । 
आधी तु आपुली शुद्धी करी ॥ 
आपलो शुद्धी कडून इतरांचे प्रबोधन करीत नामदेव विश्रांती घेत 


म्हणत' होते- 
पांडुरंग, पांड्रंग, पांडूरंग ! ! 


| 


टी 


ऊंस डोंगा परी 
चोखा 
€9 & &€. €४७ 


लोक म्हणतात तेच खरं ! 

नदीचे मूळ आणि क्ररषीचे कूळ शोधू नये ! 

भक्‍त कबीर सांगून गेले नाहीत का ?- 
ज्ञाती न पूच्छो साधूक्ी 
पूछ लीजियें ज्ञान! 
झोल करो तलवार का 
पडो रहुन दो म्यान ! 

साधू कोणत्या जातीचा आहे असे वि'चारण्यापेक्षा त्याचे ज्ञान किती 

अथांग आहे हे पाहावे. युद्धप्रसंगी म्यान उपयोगी पडत नाही. तिच्या 

आत' असणाऱ्या तलवारीचे पाणी महत्वाचे असते. 


साधूच्या जातीवरून त्याची श्रेष्ठता ठरत नसते. त्याचे ज्ञान, त्याची 
योग्यता ठरवत असते. बोख महंमद मुसलमान असूनही इथे यायचे. 


बहाराष्ट्र शंथोत्तेजड खेस्था 


१ ३३ >-5- क्ट ह 
* 4 ४४५ापिठ 


ऊस डोंगा परी ॥।३३॥ 


नी. 


गैर, गे बाडा 
् र्‍ 
रसा खर कोव 


१. दुम्व-- टर व १ 


नियमाने वारी करणार्‍या संतामध्ये त्याना ते मुसलमान म्हणून कमी 
लेखले गेले नाही. ते सरळ म्हणत- 

ऐसे केले या गोपाळे 

नाहो सोवळे ओवळे 
या गोपाळाजवळ सोवळे-ओवळे, आप-पर भाव' किवा आपला-परका 
असा प्रकार नाही. सारे त्याला सारखेच. ' योमद्भक्‍त: स मे प्रिय: ! 


असे तो म्हणतो. त्याचा जो कोणी भक्त तो त्याला प्रिय. म्हणून तर 
शेख महंमद म्हणतात- 


दोख महुंमद अविध 

त्यांचे हृ दयी गोविद 
शेख महंमद मुसलमान असले म्हणून काय झाले ? त्यांच्या बाह्य 
स्वरूपाकडे पाहु नका. त्यांच्या हृदयात गोविद आहे हे लक्षात घ्या. 
शेख महुंमदाचे हे म्हणणे मला पटले. 
अंतरंगात काय आहे हे महत्त्वाचे ! तसं नसतं तर माझ्यासमोर 
असणाऱ्या या नामदेवांच्या पायरीकडे लोकानी दुलंक्ष केलं असतं. 
तसाच प्रकार माझ्यासमोर असणार्‍या पण रस्त्याच्या दुसऱया टोकास 
असणार्‍या चोखोबा बद्ल झाला असता. 
माझंच पहा ना! 
मला विठ्ठलमंदिराचे महाद्वार म्हणतात ! 
मलाच महाद्वार का संबोधायचे ? 
पंढरपुरामध्ये आल्यानंतर पंढ रीनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर दिशाना देऊळ वाड्याला जाण्यासाठी दरवाजे नाहीत' 
| काय? त्या दरवाजामधून सुद्धा प्रवेश करून पंढरीनाथांचे दर्शन 
घेता येतेच ना? मग मलाच महाद्वार का म्हणासचे? 

हुसंख्य भक्‍त माझ्या खालून विठ्ठलाचे सावळे, गोजिरे रग 

गाहूण्यास येतात म्हणूनच ना ? पण असे असले तरी त्या इतर 


। १४। चोखा 


द्वारांचे महत्त्व कमीं ठरत नाही. जो तो आपआपल्या परीने' कार्यरत 
असतोच की ज्याचे त्याचे भोग ज्यांचे त्याला भोगावे लागतातच की! 


मी हे सारे सारे किती तरी शतके पहात आलो आहे. भक्तांच्या 
चरणांची धूळ सदेव लागावी म्हूणून नामदेवानी इथं जागा 
मागितली. आपल्या सहोदरानी' काय करावे हे ज्याचे त्याच्यावर 
सोपवून नामदेवानी इथं विश्रांती घेतली. पण, त्यांच्या कुटुंबियानी 
तोच मार्ग अनुसरला. आपल्या गुरूचे दर्शन सतत घडावे 

अश्ली मनोमनी इच्छा व्यक्‍त केल्याने की कशाने' हे सांगता येत' 
नाही. मात्र आपल्या शिष्याची ती आंतरिक तळमळ जाणूनच जणूं 
नामदेवानी' आपल्या शिष्याची इच्छा त्याच्या मृत्यूनंतर कितीतरी 
वर्षांनी पूर्ण केली असेल का असा मला नेह्मी' प्रश्‍न पडतो. 


माझ्यासमोर उभे राहून किती भक्‍तानी तळमळून त्या सुखाच्या 
सिंधूराशीचे दशन घेण्याचा प्रयत्न केलाय हे मी अनुंभवलं आहे. 
किती भक्तांची नावे घ्यावीत, किती आर्तांची सूची करावी याला 
गणती नाही. 

नाही म्हणायला रोज सय येतेय त्या समोरच्या भक्‍ताची ! 


ज्याला नामदेवानी ' विठ्ठल ' असा मंत्र देऊन गुरुपदेश दिला त्या 
चोखोबाची ! 


मी त्यांची समाधी कमीतकमी सहा शतके पहात इथं उभा आहे. 
ज्याना मंगळवेढ्याहून आणून इथं चिरनिद्रा दिलीय त्या चोखोबा- 


विषयी तसी मला फारच थोडी माहिती आहे त्यांची समाधी रोज 
पाहतोय अन्‌ मनी' आठवतोय एकच गोष्ट | 


इथं फुललाय सामाजिक ठ्यरवहारातील श्रेष्ठता, नीचता, जिथे नष्ट 


झाली असून समानता हा एकच ज्याचा विशेष आहे असा संप्रदाय ! 
भक्ती संप्रदाय ! ! 


ऊंस डोंगर परी :। ३५ | 


या संप्रदायात कोण कोण आहेत. ? ब्राह्मण आहे. तसा शूद्रही आहे. 
जसा शेतकरी आहे तसा वैश्य आहे. जसा पुरुष आहे तशी-स्त्री आहे. 
संसारी लिप्त आहे तसा अपंसारी अलिप्त आहे. गृहिणी, आहे. त'शी' 
गणिका आहे. _ ककल :2:285::42 09209, ७,” 0 
ज्याला जसं भावलं तसं त्यानं रूप पाहिलं त्या भावनेनं त्यानं भजन 
केलं. कोणी द्वारी उभे राहुन मनोमनी रूप न्याहाळलं. तर कोणी' 


गर्भगृहात राहून त्याला डोळ्यांत साठवलं. क 
गाला “ रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी , असं म्हणता 
लि. तर कोणीं म्हटले ' मज द णतीं, तुज भेट कर 
पे तर कोणीं म्ह॒टले ' मज दुर दूर होम्ह | ग तुज भेटू कवण्या 
पण. हे असे असले तरी सारे श्रेष्ठच होते. सगळेच भक्त असल्याने 
पंढरीरायाला प्रिय होते. कंद ती 
तिथे कोणी नाही नीच वा कोणो श्रेष्ठ ! 
सामाजिक उच्चनीचता तुम्ही आम्हीं केलेली ! 
पंढरीनाथासमोरचे म्हणून मला * महाद्वार ' म्हणतात तसाच तो 
प्रकार. देऊळवाड्याला इतर दारे आहेत'. त्या: दाराने प्रवेश करता 
येतो आणि दंन घेता येतेच की. तसाच प्रकार तुम्ही आम्ही या 
जातीसंबंधात केला आहे असे मानले तर ? शेवटी एकाच ठिकाणी 
नाही का जायचे ? | | 
आणि म्हणूनच माझ्यासमोर असणार्‍या या चोखोबांच्या समाधीकडे 
जेव्हा जेव्हा मी पाहतो तेव्हा तेव्हा चोबोबांची ही समाधी अस्पष्ट 
होत जाते अन्‌ माझ्यासमोर उभा राहतो तो एक तळमळून भजत. 
1. आ स्वत वरीला जग 1... 11... क 
पांडूरंग हरी ! वासुदेव हरी ! म्हणगारा संत. मंगळवेढ्याहून..वेड्या 
आ णारा, माझ्यासमोर उभं. राहून. ईशचितनात-मग्न .असणारा 
खोबा. क ०७ न 


। ३६। चोला 


चोखोबाबद्दल मल[ खूप ज़ञाणूण घ्यावसं वाटतं पण त्यांच्याविषयी 
फारच थोडे समजे. 
या पंढरपूरापासून आग्नेय'.दिशेस असणारे मंगळवेढे तसे खेडेगांवच ! 


या खडेगावात त्यांचा जन्म झाला एवढेच समजे, कधी झाला माहीत 
नाही. कोणत्या तिथीस हे ज्ञात नाही. 


नाही म्हणायला जस जसं समजूं लागलं तसं तसं चोखोबा इकडे येऊं 
लागले. एचढं आठवतंय 


आठवगीना ताण देऊत पाहिले तेव्हा अंधुकसं आठवतंय. ज्ञानेश्‍वरादि 
भावंडे जेव्हा जेव्हा पंढरीस यायची त्यात हा भक्‍त असायचा. 
कारण ते स्वत: ज्ञानेश्‍वरांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यास उपस्थित 
असावेत अशी शंका येते. चोखोबा स्वत: म्हणत- 


ज्ञानेदवर नामे ्धारला अवतार 
क्षेत्र अलंकापूर इंद्रायणी 


वारा हते अठरा ज्ञक झालिवाहन 
दुख अभिधान संवत्सर 
कृष्णे त्रयोदशी कातिक मास 
बैसे संमाधीस ज्ञानेश्‍वर 
जातीहोन चोखा विनवी जोडुनि कर 
समाधी निर्धार संजीवनी ।। 

मला वाटते चोखोबांच हे म्हणणे त्यांनी तो 


प्रसंग प्रत्यक्ष पाहून 
लिहून ठेवला असावा 


सर्वे दिवसभर काम करीत मुखी पंढरीरायाचे नाम घेत चोखोबा 
आपली कालक्रमणा करीत असले पाहिजेत. याच अवस्थेत असतो 
संसाराच्या त्रासाने हे गांजले देवाचे दर्शन घऊन चित्तास समाधान 
द्यावे म्हटले तर जात आडवी यायची. 


ऊस डोंगा परी ।३७॥ 


कुणी काही बोलले “ बाजूस सर ' म्हटले तर 


चोखा म्हणे विटाळ 

आम्हा पुर्वीचे हे फळ 
असे म्हणायचे आणि आपल्या भजतातु गुंग असायचे. पण हे असं 
पूर्जरोचं फठ कशामुठं मिळालं असा प्रश्‍न केला तर म्हणत- 


शुद्ध चोला मेळा करो नामाचा सोहळा 

यातोहोत मो महार पुर्वी निळाचा अवतार 

कृष्णातरा घडो होतो म्हुयोत महार जस्मप्राय्ती 
आणि तो त्रिवार विथंव झटकून टाकूत पुनः भजतात गुंग 
असायचे. लोकानी धि:कारलं म्हणून कधी दुःख केल्याचं आठवत 
नाही. कारण ते म्हणायचे- 

जन्माचे साकडे । नाहो माझे कोडे । 

जेप्ते तुम्हा पडे । ओझे देवा ।। 

कोणत्याही कुळी । उंच नोच वर्ण 

हे मज कारण । नाही त्याचे- 


त्यांती कुणाठाही दूयगे दिठी नाहोत पग त्याता पंसारतराप खूण 
होई, त्यांची पत्नी सोयरा ही तर फार सोशिक तो आळी नगंद 
निर्मला, भाऊ बा, मुठुगा कर्ममेठा नवरा चोवार्‍या साऱ्यांचे 

केरी, घरी असगार्‍्या तुटपुंज्या साधनानी ती कसाव्रसा संसार ओढी, 
तो पण सहन कून करून थकलो. 


चोल्लोबा तिचो ओढगस्त पहात. आणि मनी म्हणत- 


आजवरी पडलो लिगाडाचे गुंती 
तेणेंचो फजिती जाली असे 
जाला दिसे मज भमोकळा सोक्षमा्ग 
धिकळारोत झन झागे पुढे 


। ३१८।॥। चोखा 


एका अर्थाने हा पळपुटपणाच होता. त्या विचाराने ते पंढरीस 
नेमाने येत राहिले. आपल्या पतीची पंढरी'ची' वारी' या सोयरा 
बाईला बरेच सांगून गेली. आपला पती भगवद्भक्त' होत आहे हे 
तिला जाणवले. आपल्या पतीच्या मार्गात आपण धोंड होऊ नये ही 
तिची' इच्छा तर होतीच. उलट त्यांच्या मार्गात सहाय्य'भूत व्हावे 
अशी तिची मनोमन इच्छा असलीं पाहिजे. आपल्या पतीला 
मोकळी'क दिली पाहिजे एवढेच तिला वाटले असे नाही, तर ती 
सुद्धा या संसार बंधनातून मुक्‍त होऊ इच्छित होती, आपल्या पती'चा 
मार्गे सुयोग्य आहे हे तिळा जाणवताच ती स्वत:शी म्हणत. होती- 

माझे माझे म्हणुनी गुंतले हांवभरो 

वाया या संसारी मुगजळो 

आपली आपण करा साठवण 

संसार बंघन तोडा वेगी 

नाम निजनौका विठ्ठल हे तारु 

भवाचा सागरू उतरींल 

हाचि विदवास धरावा अंतरी 

म्हणतसे महारी चोखयाचो 


ती केवळ मनातच असे म्हणून थांबली नाही. आपल्या पतीला जेवढे 
सहाय्य करता येईल तेवढे तिनं केलं. याचा परिणाम असा झाला 
की, चोखोबा निवांतपणे पंढरीला येऊ लागले आणि जेव्हा 
मंगळवेढ्यात' कोणी एखादा वारकरी भेटे तेव्हा म्हणू लागत - 

आजि दिवत । धन्य सोनियाचा । 

जिवलग विठोबाचा । भेटलासे । 

तेणे सुख समाधान । जाहली विश्रांती । 

दुजे नाठवे चित्ती । कांही एक ।॥। 
असं त्याचं पंढरपूर- मंगळवेढा जाणं येणं होई. चालच असे 
पंढरपुरास आले की ते विशेष आनंदी असत. माझ्यासमोर उभे 
रहायचे आणि पंढरीरायाला म्हणायचे. 


ऊंस डोंगा परी ॥३९॥ 


क्रिती किती लडिवाळे । 

कवतुके पुरवले लळे | १॥ 
तया परिस तुझे घरी । 

भुललासे देखो हरी ॥२॥ 
नावडे आसन वसन । 
नावडेचि सिहासन ।।1३॥ 
भूक ताहान नाठवे क्काही । 
चोखा म्हणे नवल नाही ॥४॥ 


पंढरी'रायासमोर आले कौ त्यांचीं तहानभूक ह्रपायची यात नवल 
ते कसले. ? 


आपल्या अदम्य' निष्ठेने ते पंढरीरायाची आळवणी करीत'. त्या 
आळवणीने पढरीनाथ बहुतेक प्रसन्न झाले असावेत आणि त्यानी 
एक नवल घडक्ले असले पाहिजे. कारण त्या दिवशी चोखोबा 
म्हणत' होते. 

मज तो नवल । वाटतसे जीवी 

आपुले पदवी । विसरले ॥ 

कवणिया सुखा । परब्रह्म भुलले । 

गुंतोनी राहिले । भक्‍त भाके ।। 

निर्गण होते ते। सगुण पे झाले । 

विसरून गेले । आप आपला ।। 

चोखा म्हणे हा । केसा नवलाव । 

देवाधिदेव । वेडावला ।॥ 


स्वत: महार जातींत जन्माला आल्याने. आणि त्यामुळे विठुलाला 
प्रत्यक्ष पाहण्याचे, भाग्य आपणाला लाभत नाही या कारणाने 
व्याकूळ होणारे चोखोबा नवळ घडले असं म्हणत होते. यात निदिचित 
अर्थ असला पाहिजे. ते पंढरीरायाची एवढया तन्मयतेने भक्‍ती 

करीत को त्या उज्वळ भक्तीने प्रभावित झाल्याने, श्री पंढरीनाथ 
स्वत:ला चार भितीत बंदिस्त करून घेऊन स्वस्थ बसू शकले नाहीत. 


1४० ॥ चोख [! 


पंढरीनाथ स्वतः वाहेर आले. आपल्या भेटीसाठी आसुसलेल्या त्या 
भक्ताला दर्शत देण्यावाचून आता गत्यंतर नाही या विचाराने 
त्यानी माझ्यासमोर उभ्या असणार्‍या चोखोबाना दशन द्यायचे 
ठरवले आणि तक्षी संधी घेतलो. दिवसा उजेडी दन दिले तर 
नको त्या माणसांना सुद्धा हे अनाकलनीय रूपददन घडल्याने मुक्ती 
मिळण्याची शक्‍यता असल्याने, सारा परिसर शांत झाला असता 
केवळ आपल्या आते भक्ताला दक्षन देण्यासाठी 


त्यानी गाभार्‍यातून 
बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. 


चोखोबा शांतपणे झोपी गेले होते. माझ्यासमोरची नित्याची वदेळ 
केव्हाच सरली होतो. अंगाचा मुटकुळी करून झोयी गेलेल्या 
चोखोबाला पंडरोनाथानी मोरपिसांचा स्पधा करून उठविलं. प्रत्यक्ष 
पढरोनाथ समोर उभे आहेत आणि आपल्याकडं बघून स्नेहाद्रे दृष्टीने 
मंदस्मित करताहेत हे पाहून चोखोबाना धन्य वाटले. निर्गुण मूर्ती 
सगुण रुपाने साक्षात उभी असल्याचे पाहुन प्रारंभी चोखोबा क्षणभर 
चक्रांवळे. आपण स्वप्नांत तर नाही ना असतं त्याना वाटलंच. 

पण मोरपिसांचा स्पर्श अंगाअंगावर रोमांच उठवून गेल्याने पुलकित 
झलेल्या शरीराने, सहस्त्र कोटी सूर्याच्या प्रभेईतके तेज आसमंतात' 
पसरलेले डोळ्यानी पाहिल्याने, सगळीकडे एक अनाकलनीय 
प्रफुल्टित करणारा सुगंध पसरल्याची जाणीव झालेल्या नासिकेने, 
तसाच एक अनाहत नाद सातत्याने कणेरंघ्री घुमत असल्याची 


गं टू न त ज हवे असे वाटत होते ते लाभल्याने चोखोबा मंत्रमग्ध 
ऊन त्या सावळया परत्रह्मास डोळयात ठ् 

र कर्णात, मनात सा 
जा री 9 साठवीत' 


ऊंस डोंगा वरी । ४१ | 


नवल पाहो । नवल पाहीं ॥ 
पाहो जावे तेजे । पाहिले नाहो ।। 
निगुंगौ सगुण ! सगुणी निर्गुण । 
दोहोचे कारण । तेच ठायीं ।। 
चोखा म्हणे पहाता । पाहणे लपालें । 
हृदयी बिबले । हृदयचो ।॥। 
निर्गुण मूर्ती सगुण रूपाने प्रत्यक्ष पुढे उभो ठाकल्याने स्तब्ध उभं 
राहिले, र 
पंढरीरायानी आपणास दशन दिले असं चोखोबा उद्या सांगत सुटले 
तर लोक विश्‍वास तर ठेवणार नाहीतच उलट त्यांची टवाळी 
करतोल. त्याना त्यांचा जीव नकोसा करतील. त्यांची अवहेलना 
करण्यास कारणीभूत होऊं या विचाराने आणि पंढरीरायानी 
आपणास खरोखरच प्रत्यक्ष द्शन' दिळे याचा पडताळा मिळावा 
म्हणून, तसेच लोकांचाही त्यांच्या वचनावर विश्‍वास बसावा या 
उद्द्शाने पंढरीनाथानी आपल्या गळ्यातील हार चोखोबांच्या 
गळयात प्रातला. चोखोबांबरोबर काही गुजगोष्टी केल्या आणि 
मध्यरात्र टळताच पंढरीनाथ पुन: आपल्या स्थाती' परतले. चोखोबा 
शांत चित्ताने पुन; तिथेच झोपी गेले. गळयातील हारामुळे काय घडेल 
याचा विचार दोघांच्याही मनात आला नाही. दोघाना त्याची आठवण 
झालो नाहीच. आत्मा परपाझिवीच्या सुखसंवादामध्ये हाराचा विषय 
बाजूस पडळा असणं शक्‍य आहे. चोखोबा आपल्या स्वानंदात मग्न 
होऊन निद्रावश झाले. तिकडे श्री पंढरीनाथ पुन: भक्‍तासाठी, ठेऊनि 
कर कटी भोमा तटी स्तब्ध होऊन निर्गुण होऊन उभे होते. 


पहाटेच्या वेळी नित्याप्रमाणे बडवे काकड आरती करीत ( म्हणून ) 
पढशीनाथाना जागे करण्यास आले, आणि त्यांना आईइचर्याचा धक्का 
बैसला, पांडुरंगाच्या गळ्यातील रत्नहार गायब झालेला त्यांना 

दिसला, पहाटेच्या ज्ञांत वेळी त्याना दरदररून घम सुटला. त्यांना 


।४२॥ चोखा 


वाटले रत्नहाराची चोरी झाली. एकच गोंधळ मोजला. कक्लीवश्षी 

र म य 
काकड-आरती संपली आणि रत्नहाराची शोधाशोध सुरू झाली ह्ळू 
हळूं कुजबुजीचे रुपांतर गलबल्यात' झाले. चंद्रभागेवरून' येणार्‍या 


जाणार्‍यांच्या तोंडी तोच विषय झाला. आणि जो तो मोठ्याने चर्चा 
करू लागला. 


एका भक्ताचे लक्ष सहज चोखोबाकडे गेले. पहाट संपली होतीच 
सकाळच्या त्या प्रकाशात चोखोबांच्या गळ्यात चमचमणाऱ्या 
टपोऱ्या रत्नहाराने' सर्वांचेच गोळे दिपवले. 


दार सांपडल्याचा आनंद एकीकडे होता तर चोखोबाने चोरी 
केल्याबद्दल त्वेष दुसरीकडे होता. 


संतापाने त्या सर्वांनी चोखोवाळा बदडायळा प्रारंभ केला. काही 
घटिकाच आधी अमृतमय स्पर्ष ज्या शरीराला झाला होता त्याच 
शरीराला आता लाठ्या-काठ्यानी बदडायला प्रारंभ केला होता. 
मी हे सारे मूकपणाणे पहात होतो. 
मी निजिव ना? 


पंढरींनाथानी स्वत:च्या हातानी तो स्लहार चोखोबांच्या गळ्यात 


पाठून मिरवतो कां? इथं तर 
चोखोबा राजरोसपणे विसावछे आहेत' निदान एवढा विचार करून' 


त. अन्‌ खुशाल संन्याशाला 


मळा किती' वाईट वाटलं 


हे सांगू शकत नाही. मी निर्जीव हीतो 
याचा मळा खेद न 


देता. ज्ञानेश्‍वरानी त्या निर्जीव भितीला सजीव 


नहाराष्ट्र द्रेथोत्तेजळू सस्था 
११४३ अदा 


न्या परम्रीप्र ५. 
दन्या प्रनीहर ३1. रतत ०३ 


ी 'ंस डोंगा प 71 
क. आतका ऊंस ड री ३॥। 


करूनच तिच्यात चेतन्य ओतून'च चिरंजीवित्व नाही. का दिले? एवढे 
कुठले आलेय माझे भाग्य ? 


मुकाट्याने चोबखोबाना मिळत' असणारा प्रसाद पहात होतो आणि 
त्या मारामुळे डोळयात प्राण आणून विव्हळ मनाने. चोखोबा करीत' 
असलेली' विनव'णी' थंड कानाने ऐकत होतो. 
वडवे चोखोबाना मारत होते चोखोबा मी चोर नाही, मी चोर नाही 
म्हणत पांडुरंगाला विनवीत होते- 

धाव घालों विठू आता चालु नको मंद । 

बडवे मज मारिती ऐसा कांहोतरी अपराध ॥ 

विठोबाचा हार तुझे कंठी केसा आला । 

शित्या देती महारा म्हणती देव बाटविला ।॥। 

अहो जो महाराज तुमचे द्वारीच! कुतरा । 

नका जी मोकल चक्रपाणी जिमेदारा ।। 

जोडोनिया कर चोखा विनवितो देवा । 

बोलिलो उत्तरे जरी राग नसावा ॥ षी 
पांडुरंग थंड मनाने चोखोबाला मिळत असणारा मार पहात होते. 
त्याना त्या क्षणी काहीच करता येत नव्हते. पण एका भक्ताच्या 
मनात ते शिरले. त्यांनी सर्वाना ओरडून सांगितलं, ' अरे चोर चोरी 
करून राजरोसपणे इथं विसावेळच कसा ? कड्या कुलुपात ठेवलेला 
हार चोरीला जाईलच कसा ? चोखोवा तरर रात्रभर इथेच असतात. 
त्यानी कधीही आपली' मर्यादा सोडली नाही. ते देवाची एकही पायरी' 
ओलांडत नाहीत. असे असता ते कुलूपबंद गाभार्‍यात जातीलच 
कसे ? प्रत्यक्ष पंढरीनाथानीच त्यांना हार अपण केला नसेल 
कशावरून ? मध्य'रात्रीला एक अनामिक सुगंध पसरल्याचा, अद्वितीय 
भ्रकाश पडल्याचा, अगम्य अनाहत नाद झाल्याचा भास पुष्कळाना 
झालाय. ही इथली पदचिन्हे पहा, इथे समचरण उभे असल्याचा 
भास तुम्हाला नाही का होत ? प्रत्यक्ष पांडूरंग इथे आले असल्याचा 
हा पुरावा आहे. त्यानीच चोखोबांच्या गळ्यात रत्नहार घातला 
असला पाहिजे. ! 


1४४ | चोखा 


असमंतात' अनामिक सुगंध रेंगाळत होता. कोटी सूयंप्रभा अस्पष्टपणे 
मागे राहिली होती आणि अनाहूत ध्वनी गुंजत असल्य़ाचो' जाणीव 
प्रत्येकालो होत होती. प्रत्येकाला मनोमनो हे पटले. चोखोबांची 
मारातून सुटका झालो पण ते मतात विव्हळळे. इकडे पंढरीरायाला 

दना झाल्या. एका साध्या प्रथंयाते आपल्या भक्ताला त्रास सोसावा 
ळागला या विचाराने पंडरीनाथानी दुसरा निश्‍वय केला. 


ज्या योगे चोखोबांच्या वेदना कमी होतील आणि इतरांचा रोष 
पत्करावा लागणार नाही असं करायचं ठरलं. 
आणि एके दिवशो चोबोत्रांच्या दारी पांडुरंग दत म्हणून उभे 
राहिले. चोखोब्राला काय करावे हे सुचेता. पांडूरंगाती एकदा दशन 
दिल्यामुळे खरपूस मार खावा लागला होता. त्याचो आठवण 
ताजीच होती. पुन: संकट उभे राहील काय अशी शंका त्यांच्या 
मनात आली. ी 
पण आता तसा प्रसंग येणार नाही याचा विश्‍वासही होता. सोयरा 
चटकन पुढे धावली. तिने अश्रूंनी समचरण धुतले. पांडुरंगाना हा 
आदरसत्कार मोलाचा वाटला. तिथलेच पटकूर उचलून पांडरंग 
खाली बसले आणि सोयरेस म्हणाले, ' भूक लागलेय, खायला दे ! 
सोयरेने घरात असणारे पीठ मळले आणि भाकरी' करून वाढली 
पंढरीराय आपल्या घरी आले पण आपण त्यांचे यथास्थित स्वागत 
करू शकत नाही या विचाराने सोयरा खंतावढी आ[ण 
पंढरीनाथास म्हणाली, 

पुढे ठवियलें पान । वाढी कुटुंबी भोजन । 

तुम्हा योग्य नाही देवा । गोड करोलिया घेवा ॥ 

द्रौपदीच्या पाना । भुललेती नारायणा ।॥। 


येथे नाही एंसो परी । ढोले चोखयाचो नारी ।। 
पण पंढरीरायाना हे मा 


होत होते को: 
महत्त्व नाही. कुणी आ - पानात काय आहे याला 


ण॒ कोणत्या भाठनेने वाढलेय हे महत्त्वाचे 


ऊंस डोंगा परी ।४५ 


असते.' सोयरेने श्रद्धायुक्त आणि आपुलकीने वाढल्यामुळे पंढरीनाथ 
संतुष्ट झाले जाणि तिला म्हटले, ' सोयरे तू खरी गृहिणी आहेस 
तुझी परमब्रह्मप्राप्तीची वाटचाल अखंड राहील. 

पंढरीनाथ चोखोबाच्या घरी जेवावयास आले होते. हीं बातमी! 
बाहेर फुटलीच. ज्याला त्याला आश्‍चर्य वाटले. नामदेवांची दासं! 
जनी म्हणू लागली- 


यातींहोन चोखा मेळा । त्यासी भक्‍तीचा कळवळा ॥ 
त्यामुळेच तर 
देव जेवितो त्याच्या घरा । त्याचा भक्तिभाव खरा ।। 
देव बाटविला त्याने । ऐसे जनी गाय गाणे ॥ 
पण इथं जनाबाईना म्हणायचे आहे, 
चोखा संत भला । तेणे देव भूलविला । 
आणि त्यांचा गौरव' करायचा आहे. 
चोखोबांची ही देव भुलवणारी भक्‍तीच त्यांना नडली. 
त्यांना पंढरी सोडून मंगळवेढ्यास यावे लागल 
व्यथित अंत:करणाने त्यानी पंढरी सोडली. याला दुसरे कारण घडले, 
पंढरीनाथ त्याच्या घरी जेवले याचा विषाद त्यांच्या जातीबांधवाना 
वोटला आणि त्यांची नाराजी त्याना पत्करावी लागली. 


एकोकडे उच्चवणियाकडून अवहेलना तर जातीबांधवाकडून अपेक्षा. 
यामुळे चोखोबांचे मनस्वास्थ संपत चालले. मनावर चढलेले 

मळभ दूर करावे म्हणून चोखोबा निरनिराळ्या तीथे क्षेत्रांच्या 
यात्रेस निघाले. 


पूण या तीथंयात्रेने त्याना मनःशांती लाभलो असावी असे म्हणवत 
नाही. कारण ते म्हणायचे- 


1 ४६। . चोखा 


बहुत हिंडलो देश देशांतर । 
परि मन नाहो स्थिर झालें कोठे ।! 


बहुत तोथे हिडोनिया आलो । 
सनासवे झालो वेडगळची ॥ 
* बहुत प्रतिमा ऐकिल्या पाहिल्या । 


मनाच्या राहिल्या येरझारा ॥ 

चोखा म्हणे पाहता पंढरी भूवेकुंठ । 

मनाचे हे कपट दूर झाले ।॥। 
तीर्थयात्रेला जाऊन चोखोबा पुन: 
येण्यास निघाल. 


नि'रनिराळया क्षेत्रानी, तीर्थानी त्याना मन:शांती लाभली की नाही 
हेमी कसे सांगू ? मात्र ते पंढरपुराकडे येण्यास निघाले हे खरे. 
जिथं त्याना मार खावा लागला त्या स्थलाकडेच त्यांचे पाय पुन: 
पुनः वळत होते. अन्‌ तोंडातून शब्द बाहेर पडत होते. 


टाळी वाजवावी गुढी उभारावी 
वाट हे चालावी पंढरीचो ।। 


पुर्वीच्याच ओढीने पंढरपुरास 


पंढरोची वाट कउलांची पेठ । 
मिळाले चतुष्ट चारकरो ।। 
पताकांचे भार मिळाले अपार । 


होतो जयजयकार भोमा तीरी ॥ 
हरिनाम गर्जता 


व: भय नाहो चित्ता । 
एसे बोल गीता भागवत ।। 
खट नट यावे शुद्ध होवोनी जावे । 


दवंड पिटीं भावे चोखामेळा ।। 
चोखोबा पुन्हा पंढरीस आले याचे कारण “हरिनाम गर्जता भय नाही 
चित्ता ' असा त्यांचा स्वभा ता, ते पुन: पंढंरीस आले: 
आणि त्यान आपले इप्सित गवसल्याच ब 


ऊंस डोंगा परी । ४७ 


विठ्ठ विठ्ूठ गजरी भवघो दुमडुमली पंढरी । 

होतो नामाचा गजर दिड्या पताकांचा भार ।! 

निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान अपार वैष्जव ते जाण । 

हरी कोतंनाची दाटी तेथे चोखा घाली मिठी ॥ 
चोखोबा पंढरीत आले, पूर्वीच्याच उत्साहाने माझ्यासमोर उभे राहून 
त्यानी उपासना आरंभिली. नामदेवानी' त्यांना यापुर्वीच गुरुमंत्र 
दिला होता. त्याच्या आधाराव'र परमार्थाची वाटचाल चालू होती'. 
कधी' कधी' ते पंढरींनाथाऐव'जी' आपल्या परमार्थाच्या वोटचालीत' 
सहाय्य करणाऱ्या गुरुबद्दल म्हणत- 

धन्य धन्य नामदेवा केला उपकार जोवा । 

माझा निरसिला भेवो दाखविला पंढरी रावो ॥ 

संत्र सांगितला सोपा निवारिले भवतापा । 

माझी कृपेची साऊली चोला म्हणे पान्हा धरलो ॥ 


गुरुसालिध्यात, संतांची चरणधूळ माथी मिरवीत पंढरीमध्येच 
आपली' जीवीतयात्रा संपवून कृतार्थ व्हावे असा त्यांचा विचार होता 
म्हणून ते पंढरीस परतले. पण निय तीच्या मतात तसं नसावं असं 
दिसलं. 

मंगळवेढ्यात' जन्मळेला मंगळवेढयात संपावा असा जणू संकेत 
असावा. 

मुसलमानांचीं आक्रमणे वाढत होती. देवगिरीच्या यादवांचे राज्य 
लयाला गेल्यामुळे तर विशेष चिता वाढली होती 

घरादारांचे, स्त्रियांच्या अब्रूचे रक्षण करणे क्रमप्राप्त होते. त्यातून 
एकच मार्ग दिसत होता- गावाभोवती कूप उभे करणे. 
गावाभोवती' तटबंदी करणे तसं सोपे नव्हते, परचक्रापासुन रक्षण 
करण्याइतपत ती सुदृढ हवी होती. सगळयानीं आपला वाटा 
उचलाय'चा असे ठरले. 

चोखोबा म्हणजे वेठीचे माणूस. त्याना पंढरपूराहून बोलावून 


। ४८।॥ चोखा 


आणण्यात आले. गावावर येणारे संकट टाळण्याचे कामी आपला 
हातभार लागतोय या आनंदात पण पंढरी सोडून यावे लागले या 
वेदनेत चोखोबानी गावकूस बांधण्याच्या कामात सहाय्य़ करण्यास 
प्रारंभ झाला. 


वैशाखाच्या रणरणत्या उन्हात गावकुसाचं बांधकाम चालू होतं. 
पावसांळा सुरू होण्याच्या आत ते बांधून पुर्ण होणे अगत्याचं होतं. 
म्हणून काम भरभर संपवण्याकडे अधिक लक्ष होतं. बर्‍याच वेळा 
कामाचा उरक व्हावा म्हणून ओल्या बांधकामावर दुसरा थर 
चढवला जाई. रणरणत्या उन्हामुळे ओला थर लोकर वाळेल हा 
विचार यामागे होता. बांधकाम जोरात होतं अचानक एक दिवस 
वळवाचा पाऊस आला. 


थकल्या भागल्यात[ त्या पावसाच्या शिडकाव्याने बरं वाटलं. जण 
शीण संपल्याचा आनंद त्याला द्यायचा होता. पावसामुळे तहानलेली 
जमींन शांत झाली. गुराढोरांना पाणी मिळालं पण काहीना का 
वाटली. 

असाच पाऊस सुरू झाला तर? 


बांधकाम लोकर संपवायला हवं होतं. त्यात खंड पडण्याची भीती' 
वाटत होती. असाच पाऊस पुन: पडळा तर सार्‍या बांधकामावर 
पाणी पडणार होतं. 

गावचा मुखिया चितेने ग्रासला होता. 


काम लोकर संपवावे असं त्याला वोटत' होतं. पावसाळयापूर्वी सारी 
तटबंदी पुणे झाली तरच कामाचे सार्थक होणार होते एवढे कष्ट 

घेतल्याचे फळ मिळणार होते, नाहीतर सार्‍यावर पाणी फिरून सारे 
पुसून जाणार होते, श्रम वाया जाणार होते असं ज्याला त्याला वाटत 


2 ति पौणिमा अशी उलटली, आतां थोडेच दिवस उरले होते. 
थोडेच काम उरले होते. 


ऊस डोंगा परी 1 ४९| 


चेशाख वद्य पंचमी' उजाडली. आणि तिनं ठरवलं आजचा दिवस 
गाजवन' सोडायचा ! 


“*गावकुसाच बांधकाम संपवण्याची' घाई करता काय'?! असं जण 
तिला म्हणाय'चं होतं 


पांडुरंग ह्री, वासुदेव हरी ' म्हणत चोखोबा त्या कामावर खपत 
होते. 

अन्‌ अचानक काय होतंय हे कळायच्या आंत गावकुसाचा एक भाग 
कोसळला आणि सार्‍या कामावर पाणी पडलं. गावकुसाच्या 
ढिगाऱ्याखाली पुष्कळजण सापडले. किती' सापडले गणती नाही. 
कमीत कमी २०-२५ जण गाडले गेळे. गावकुसाचा ढिगारा उपसणे 
सह्जासहजी' शक्‍य नव्हते. 

सोयरेच्या सौभाग्याला त्या दिवशी ग्रहूण लागले ते पुनः सुटलेच नाही. 


एकच हलकल्लोळ माजला. जो तो आपल्या माणसासाठी' आक्रोश 
करू लागला 


वेशाख वद्य पंचमी शके १२६० चा हा दिवस काही तरी अशुभ 
घेऊन आला 


हां हां म्हणता हे वृत्त पंढरपुरांत येऊन थडकले. नामदेव व्याकुळले 


पंढरीनाथ खंतावले. त्यानी नामदेवांना आज्ञाविले * चोखोबाना 
इथं आण 


त्या गावकुसाखाली २०-२५ जण सहज सापडले होते. त्या गोष्टीला 
महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होऊन गेला होता. या २०-२५ 
जणामधून नेमके चोखोबाना ओळखून काढणे शक्‍य नव्हते. केवळ 
अस्थी ओळखणे अवघड आहे असं नामदेव म्हणताच पंढरीनाथ 
म्हणाले, ' नामदेवा, अरे तूंच नाही का त्याला ' विठ्ठल विठुल! 
असा मंत्र दिलास ? चोखोबांच्या मनात त्या मंत्राशिवाय दुसरा 


1५० । चोखा 


शब्द असणं शक्‍यच नाही. इवासाऱवासाबरोबर ते ' विठ्ठल विठ्ठल 
म्हणत. त्यांच्या नसानसात तो गुरुमंत्र भरलाय. आता त्यांची नस 
नाही. पण त्या नसानसातून प्रवाहित झालेला गुरुमंत्र हाडात 
भिनलाय. त्या हाडामधून सुद्धा तुला विठ्ठल विठ्ठल असा मंत्र ध्वनी 
ऐकाय'ला येईल. जा, तसा शोध घे आणि आण त्यांच्या अस्थीना. 


नामदेव मंगळवेढ्यास गेले. त्यांनीं त्या ढिगार्‍यातून साऱ्यांच्या 
अस्थी बाहेर काढल्या. ज्या अस्थीमधून विठठल विठ्ठल असा 
मंत्रध्वनी' येत होता त्या नेमक्या चोखोबाच्या आपल्या शिष्याच्या 
अस्थी आहेत हे नामदेवाना ओळखता आले, ज्या हातांनी शिष्याला 
मंत्र दिला त्याच हातांनी त्याच्या अस्थी गोळा करण्याचा हा प्रसंग 
महान कठीण. 

जड अंतःकरणाने नामदेवानी त्या गोळा केल्या. बांधल्या आणि ते 
पंढरपुरास परतले. पांडुरंगानी आपल्या पीतांबरात' त्या घेतल्या अन 
नामदेवास ते म्हणाले, ' महाद्वारासमोर समाधीस्थान निदचित 
केलंय तिथं त्या स्थापा,' 

ज्या स्थळी चोखोबा मुटकुळी करून झोपले होते आणि जिथं उभे 
राहून मोरपिसांच्या स्पर्शानी पांडुरंगानी त्याला जागा केलं होतं, 
त्याच्याशी सुखसंवाद केला होता त्याच जागेवर पांडरंगानी 
चोखोबांचे समाधीस्थान निर्चित केलं होतं. जे 


नामदेवानी पंढरीनाथाच्या आज्ञेप्रमाणे माझ्यासमोर चोखोबांच्या 
अस्थी स्थापल्या. अन्‌ समाधी बांधली. 


चोखोबा धन्य झाले. 


ज्या जागेवर परब्रह्माचं दशन घडलं. जिथं अणं अणं रोमांचित 
झाला त्या जागत, पंढरी नगरीत चोखोबा विसा गावले. 


* टं वले. त्यांची इच्छाच 
तशी होती. लोक त्यांना नावे ठेवीत पण चोखोबा कधी' संतापले 
नाहीत- 


ऊंस डोंगा परी ॥५१॥ 


ते म्हणायचे- 


चोखा डोंगा परी भाव नोहे डोंगा 
काय भुललासो  वरलोया सोंगा ! 


होय, खरे आहे ते ! 

चोखोबांची जात महत्त्वाची नाही. त्यांचा भाव वेडावाकडा नाही. हे 
मी' अनुभवलंच. 

नामदेवांचे तर ते शिष्य. 


आपल्या शिष्याची समाधी स्वत:च्या हाताने' बांधण्याचा हा दुसरा 
प्रसंग ! 

एक आळंदीत घडला, 

दुसरा पंढरीत ! 


शिष्याच्या समाधीसमोर गुरूने समाधी' घेतल्याचे मात्र हे एकच 
ठिकाण ! 


माझ्यापायाशी नामदेव तर समोर त्यांचे शिष्य' चोखोबा ! 


एकमेकाकडे पहात पांड्रंगाच्या दर्शनाला येणार्‍या भक्ताची पायधूळ 
मिरवीत दोघेही म्हणत असतात-- टे 
पांड्रंग ह्री, वासुदेव ह्री ! आणि मी या गुरुशिष्यांची' अलौकिक 
जवळीक नित्य पहात, नि'रखीत स्वत:ला धन्य मानत, त्याचे भषण 
मिरवीत कृतार्थपणे शतकानुशतके उभा आहे अखंडपणे म्हणत- 


ऊस डोगाबपारा १७. /, 


आम्ही वारिक वारिक 


सेना: 


€9 € &  €&७ 


भक्‍त कबीर हिंदू की मुसलमान' असा त्यांच्या शिष्यामध्ये त्यांचे 
निधन झाल्यावर तंटा माजला. 


स्वामी रामानंदांचे त शिष्य असल्याने' ते हिंदूच आहेत असा त्यांच्या 
हिंदू शिष्यांचा आग्रह होता. तर त्यांचे मुसलमान' शिष्य म्हणत 
त्यांचे पालनपोषण एका मुसलमान विणकऱ्याने केले असल्याने ते 


मुसलमानच आहेत. आणि एवढेच नव्हे तर ते मुसलमानाना पीर 
वाटतात. 


कबीर जिवंत असतानासुद्धा असाच प्रश्‍न 


न एका वल्लीने त्यांना केला 
असता कबीर उद्गारले होते- 


साधू ऐसा चाहिए जेसा सुप सुझाय 
सार सार को गही रहे थोता देत उडाय । 
साधू हा जेवढे चांगले तेवढे घेऊन 


र फोलपट उडवून लावणार्‍या 
सुपासारखा पाहिजे. 


आम्ही वारिक वारिक ॥५३॥ 


केबीरानी या एका दोह्यातून दोघाना निरुत्तर करून टाकलं होतं. 
पुन: ऐके ठिकाणीं असं म्हटलं को ज्याप्रमाणे युद्धामध्ये तलवार 
महत्त्वाची, म्यान नव्हे, अगदी' तसेच साधूसंदर्भात आहे. साधू 
कोणत्या जातीचा आहे हे महत्त्वाचे मसून' त्याचे ज्ञान महत्त्वाचे 
असते. या दोन दोह्यांचा अथं निराळ्या स्वरुपात कबिरांचे गुरुबंधू 
संत सेना यांच्या संदर्भात लागू पडतो. 
कबीरांचा जन्म कुठला, त्यांची जात कोणती हे इतिहास स्पष्टपणे 
सांगू शकला नाही. अगदी तसेच संत सेना यांच्या विषयी' ठामपणे 
सांगणे अवघड आहे. 
संत चोखोबा म्हणतात, 'काय भुललासी वरलींयां सोंगा ॥' तसाच 
प्रकार बहुतेक संतांच्या बाबतीत आहे. नाहीपेक्षा महुंमदाना त्रास 
झाला नसता. ते केवळ मुसलमान म्हणून त्याना पंढ री रायापासून 
दूर ठेवले गेले यावर शेख महंमह कळवळून' पण तेवढ्याच 
आत्मविश्‍वासाने म्हणत 

ऐसे केले या गोपाळे 

नाहो सोवळे ओवळे 


शेख महंमद अविध 
त्याचे हृदयो गोविद 
* लोकांनी सोवळे ओवळे निर्माण केले आणि काहींना दूर ठेवले, पण 
या पांड्रंगाजवळ असले सोवळे ओवळे नाही. ... शेख महंमद 
मुसलमान असला म्हणून काय झाले? त्याचे हृदयात गोविद आहे. ! 


देख महंमद काय अथवा चोखोबा काय किवा कबीर काय त्यांची 
भक्ती महत्त्वाची. ही भक्‍ती त्यांना महात्पदास नेऊन त्यांचे मोठेपण 
सिद्ध करून गेली. 

व कबीराचे गुरुबंधु. रामानंद स्वामींचे जे काही शिष्य होते त्यातील 
एक सेंना असेच भासतात 


क 


॥५४॥ सेना 


त्यांचा जन्मकाल साधारणतः: माघ पौणिमा शके १२६५ असे काही 
पंजाबी अनुयायी मानतात आणि पंजाबातील अमृतसर जिल्ह्यातील 
सोहलहृट्टी या गावात ते जन्मल्याने पंजाबचे सुपुत्र आहेत असा दावा 
मांडतात. अधिक माहिती सांगा म्हणताच म्हणतात आईचे नाव 
जीवनदेवी आणि वडिजांचे मुकुंदराय व आत्याचे नाव' सोमी. ते 
बरेच दिक्स या आत्याकडेच राहिले. एवढेच नव्हे तर आज त्यांचे 
वंशज दाखवता येतील. ' पण हे खोटे आहे असे राजस्थानी म्हणतात. 
व कशाला विवाद करता ? ' असे म्हणून, संत सेना महाराजांचा 
राजस्थानी भाषेतील ही रचना पहा म्हणतात' 


“* सेन जो ऐसोर खिजमत कोंजे 
जिद मारो त्याम पतीजे 
रेणी राचोडी करोतो रां 


लचा समज समज खडीजे 
मन कटोरो रवन्या जलभोतर 
सत को पलीजी डलाजें ! ...... 


सेवा अशी करावी की प्रभू श्‍याम गहिवरावा. इमश्रू सुंदर करावी', 


कात्री मधून मधून वापरावी. मतरूपी वाटीमध्ये सत्यरूपी' जलात' 
गुरुज्ञानरूपी साबण मिसळावा.. 


पण खरं तर, सेना पंजाबी, राजस्थानी की अन्य प्रदेशी हा प्रश्‍न 
महत्त्वाचा नाही, महत्त्वाची आहे त्याची भक्‍ती ! 9 


त्यांची भक्‍ती महत्त्वाची हे खरे आहे. पण पंजाव, राजस्थान उत्तर- 
प्रदेश, महाराष्ट्र येथील त्यांचे अनुयायी त्यांना आपल्या प्रदेशाचे 
मानतात यातच त्यांचे मोठेपण सामावले आहे. 


शिखांच्या ग्रंथ साहेबात त्यांचे एक गीत समाविष्ट आ 
हिंदी रचना उपलब्ध आहे, 


संशय व्यक्‍त केला जातो. प 


य हे. त्यांची 
त्यामुळे ते उत्तर भारतीय असावेत असा 
ण त्यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील बांधवगड 


आम्ही वारिक वारक ।५५॥ 


येथे झाल्याचे आज रूढ मानले जाते. ग्रंथसाहेबात असणाऱया पदामध्य 
गुरू रामानंद महाराजांचा उल्लेख येत' असल्याने' त्यांचा जन्मकाल 
अनि'हशचित' ठरतो. 

सेना महाराजांचा जन्म बांधवगड येथे ज्ञाला कौ सोहलहृट्टी हा प्रश्‍न 
किवा शके १२६५ की आणखी कधी म्हणजे वैशाख वद्य १२ शके 
१३५७ हा प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही महत्त्वाचे आहे ते त्यांचे वतन. ! 
त्यांची भक्‍ती कशी होती हे महत्त्वाचे. आपण सारे संसारी ! आपली 
भक्‍ती अत्यंत तोकडी. भक्‍ती' कश्याला म्हणायची ? असा प्रश्‍न केला 
तर महर्षी नारद सांगून गेले आहेत, “ सा अनुरक्तिः ई्वरे ! 
आपली तक्षी अनुरक्‍ती असते का? स्वत: ' सेना ' महाराज म्हणतात 


करसी खटपटी । पोटासाठी आटा आटी ॥ 

नाम घेंता विठोबाचे । काय तुझ्या “बा ! चे वेचे ॥ 

धनाचिया आज्ञा । वाडगीं फिरशो दाही दिल्या ।॥। 

जावे ह्री कोतंना । नावडे तुझ्या मना ॥ 

सेना म्हणे झ्या नरा । जवळूनी दूर करा ॥ 
आपण सारी फाजील स्वार्थी माणसे ! अश्या स्वार्थी माणसांना द्र 
केलेच पाहिजे. आपल्याला काय माहित ? 


नाम घेता विठोबाचे । नाहो भय कळीकाळाचे ।॥ 

सांगीतले संत जनीं । बोले वेदशास्त्र वाणी ॥ 

पहा गणिका तारिलो । नाने वेकुंठासी नेली ।। 

पुतना राक्षसी । सायुज्यता देणे तिसी ॥ 

भावशक्‍्तींचा अंकित । सेना म्हणे पंढरीनाथ ।' 
पंढरीनाथ भक्तीचा अंकित असतो हे जगजाहीर आहे. त्याने 
जनाबाईचे दळण दळावे, श्रीखंड्या बनून नाथासाठी गंध उगाळून 
दिले, कबीराचे शेले विणले. त्यानं काय काय केलं नाही ? 
प्रत्यक्ष हातात वस्तरा घेऊन आपल्या भक्तासाठी केसकतंन सुद्धा 
कल. । 


1५९६॥। सेना 


त्याचं असं झालं- 

सेना महाराज हे बांधवगड नावाच्या राजधानी असलेल्या राज्याचा 
जो स्वामीं रामराजा त्याचे आश्रित सेना संस्थानात असणारा 
हा दुर्ग तसा बोधगढ म्हणूनसुद्धा ओळखतात. हा रामराजा तसा 
प्रजाहितदक्ष होता. हे राज्य ईइवराने प्रजेच्या कल्याणासाठी' 
सोपविले आहे अशी त्याची धारणा होती. याच्या पदरी देवीदास 
म्हणून एक नहावी. होता. हा आपल्या धन्याची सेवा फार 
काळजीपुर्वक आणि निर्मळ मनाने करी. या देवीदासाचा मुलगा 
म्हणजेच सेना. सेना अत्यंत देखणा होता. दुधाप्रमाणे त्याचा गौरवर्ण 
पाहून या रामराजाने देवीदासाच्या मुलाचे नाव ' सेना ! असे ठेवले. 
हा पुढे आपल्या वडिलाप्रमाणेच रामराजाची' सेवा करु लागला. 


लहानपणापासून घरी ईदवरभवती संदर्भात चर्चा: असे त्यामळे 'सेना? 
व तसे संस्कार झालेले । फावला वेळ तो ईश्‍वरचितनात खर्च करी. 
एकदा कौतंनकार आला को त्यांचे कर्तन ऐकावे. त्याची नक्कल 
करावो हा याचा छंद. परिणामस्वरुपी याला साधुसंताबद्दल प्रेम 
निर्माण होई. आईबापांच्या अनुपस्थितीत कोणी साधसंत आला तरी 
तो त्यांना आपल्या घरी आणी. त्यांच्याशी ग॒जगोष्टी करी. 

रामानंद असेच फिरत फिरत बांधवगडास आले असता त्याना याने 
आपल्या घरी नेले आणि आपल्या सेवेने संतुष्ट करून त्यांचे शिष्यत्व 
मिळविले रामानंदाच्या बारा शिष्यामध्ये सेनाचे स्थान दुसरे होते 
यातच त्यांचे मोठेपण दिसून येते. 


रामानंदाच्या शिकवणुकीचा त्यांच्याव 


की र र फार मोठा प्रभाव पडला 
रा एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. त्यांची प 
. त्यांची पंढरीनाथावर 
फार मोठी भक्‍ती होती. ठे 


रामानंद स्वामींच्या उपदेक्ाने सेनाजीमध्ये एक फरक पडला. 
“चा उरला सुरला वेळ ईशचितनात जाऊ लागला. 


आम्ही वारिक वारिक ।५७॥ 


यथावकाश त्यांचा विवाह झाला. सेनाजी संसारात गुंतले नाहीत, 
संसार चिखलाप्रमाणे असतो, त्यात जेवढे रुतावे तेवढे आपण 
अधिक फसत जातो. त्या चिखलातून केव्हातरी एकादे कमळ 
उगवते. सेनाजी असे कमळाप्रमाणे होते. संसारात राहून संसारात 
नसल्यासारखे भासत. 

प्रात:काळी उठून ईशस्मरण करीत आपले काम करावे स्नान करून 
देवपुजा करावी आणि राजदरबारी सेवेसाठी उपस्थित व्हावे असा 
त्यांचा सर्वसाधारण परिपाठ असे. 

राजसेवा संपछ़ो कौ' राजासमवेत परमेश्‍वरासंबंधी काही गुजगोष्टी' 
कराव्यात, निवांतपणे घरी यावे. काही अन्य कामे असल्यास 
कराबीत, उरला वेळ पुन: ईशतिततात खच करावा असा त्यांचा 
दितक्रम असे. 

एके दिवशी ते नेहमीप्रमाणे स्तात करून देवपुजेस वसले असता 
त्यांची भावसमाधी' लागळी आणि किती वेळ सरला याचे त्यांना 
भान उरले नाही, भान राहिले नाही. राजसेवेची वेळ सरत आलो. 
तरीं यांची भावसमाधी उतरेना, त्यांची पत्नी त्यांना 
भावसमाधींमधून जागे करूं इच्छित नव्हती. बिचार्‍या पत्नीस काय 
करावे हे सुचेना. भावसमाधी मोडावीं तर इशप्राप्तीच्या मार्गात 
अडथळा आणल्यासारखं होणार आणि तसे केले नाहीं तर राजाची 
गेरमर्जी होणार अशी तिची दोलायमान अवस्था झाली. शेवटी 
तिने निर्णय घेतला. भावसमाधी मोडायची नाही. राजाची मर्जी 
खपा झाली तरी चालेल. हा निर्णय तिने घेतला आणि राजाकडून 
बोलावणे आले. राजसेवकाला तिने सेनाजी देवपूजा करताहेत ती 
पुजा संपली कौ येतील असा निरोप दिला राजसेवक नि'घून गेला. 
बराच वेळ गेला तरी राजाकडे सेनाजी जाऊ शकले नाहीत कारण ते 
भावसमाधींतून जागे होऊ शकले नव्हते. भवतावर असा दुर्धर प्रसंग 
आला आहे असे प्रभूला जाणवताच त्यांनी सेनाजीचे रूप धारण 


॥५८॥। सेना 


केले आणि ते गळ्यात धोकटी अडकवून राजप्रासादाकडे निघाले. 
इकडे रामराजा सेनाजी न आल्यामुळे अस्वस्थ होता. राजाने पुन: 
निरोप पाठवायचा असा विचार केला तेवढ्यात सेनाजी' रूपाने' 
प्रत्यक्ष प्रभूनी राजप्रासादात' प्रवेश केला. 


राजा तसा उशीर झाल्यामुळे मनातुन चिडला होताच. सेनाजीला 
खरमरीत' बोलून त्याचा समाचार घ्यायचा असा त्याचा विचार 


असतानाच सेनांजीचे ते नित्य परिचयाचे रूप पाहून राजाला काय 
बोलावे हे सुचले नाही. 


प्रभूने आपल्या आगमनाने' प्रारंभीच राजाच्या मनातील क्रोध 
संपविला. ते सेनाजीचे सावळे रूप राजप्रासादात येताच जिकडे तिकडे 
एक अगम्य सुगंध पसरून राहिला. सेनाजींच्या दश्नाने' बहुतेकाना 
मन:शांती लाभली. 

राजाची सेवा करता करता सेना 
ठेवला. आणि काय घडते आहे य 
कुंडलिनी' जागृत झाली. तो कुंक्‌ 
पिलाप्रमाणे वळवळू लागला. अ 
पिंगळा एकवटल्याचा त्याला भ 
रेंगाळला, डोळ्याने अदभूत अवलोकिले, कर्णानी नादब्रह्म श्रवण 
केले, त्वचेवर रोमांच उभे राहिले, वाणी अवाक्‌ झाली आणि ती 
श्रणवाचा जप करू लागली. त्याक्षणी असणारी अवस्था संपुच नये 


असे रामराजाला वाटले. सेनाजी एवढ्या तन्मयतेने कधी सेवा करीत 
असावा काय असा संभ्रम निर्माण झाला नाही. 


डोकीस लावण्यासाठी नेहमी सुगंधी तेळ असेच पण सेनाजीने त्या 
वाटीला स्पर्ष करताच त्या सुगं 
त्या वाटीत डोकावले मात्र त्य ज्य 
असे त्या ऐवजी' मोरपिसानी 


जीनी राजाच्या मस्तकावर हात 
1चा राजाला विसर पडला. राजाची' 
मात न्हाऊन निघालेल्या नागिणीच्या 
णि सहाही चतक्रांचे पदर फुटून इडा 
[स झाळा, नाकामध्ये परिमळ 


युक्‍त असणाऱ्या श्रीकृष्णाचे रूप द्सि्‌ 


आम्ही वारिक वारिक ।५९॥ 


लागले. परात्म्याचे ते हसरे रूप पाहून राजा परम संतोषला त्या 
तेलाच्या वाटीत दिसणाऱ्या त्या रूपाकडे पहातच राहिला. तेल 
चोळणे संपले. राजाला त्या दिवश्ली हळके हलके वाटू लागले. 
मोरपिसाचा स्पर्श साऱ्या अंगाला जाणवत होता. आणि हो' अवस्था 
कधी संपुच नये असं त्याला वाटत होतं 


पण कुठंतरी थांबणं भाग होतं. सेनाजीनी वाटी तिथेच ठेवली. त्याने 
अहंकाराची' शेंडी पिरंगाळली' होती. राजाला विवेकाच्या आरशात' 
त्याचे खरे रुप दाखवून दिले होते. आणि निरोप मागितला होता. 


राजा प्रसन्न झाला होता. त्याने मूठभर सुवणंनाणी' सेनाजींच्या 
धोकटीत टाकली. सेनाजीनी ती घेऊन प्रस्थान ठेवले. सेनाजीच्या 
घरी येऊन प्रभूनी ती सुवणंनाणी असणारी धोकटी' खुंटीस 
अडकवली आणि ते अंतर्धान पावले. इकडे सेना आपल्या 
भावसमाधीतून जागे झाले. घरामधील प्रसन्न वाताव'रणाने' ते भारुन 
गेले. त्या भारलेल्या वातावरणाने मुग्ध झालेले सेना तंद्रीत असताना 
त्यांच्या पत्नीने राजसेवा करण्यासंबंधी त्याना आठव'ण करून दिली'. 
सेनानी धोकटी गळ्यात अडकवली आणि ते राजप्रासादाकडे निघाले. 


राजसेवा करण्यास उश्यीर ज्ञाला असल्याची बोंच त्यांना लागली. 
आणि ते झपाझप पावले उचलीत राजप्रासादात येऊन पोहोचले. 
प्रभू सेताजी धोकटी उचलून राजप्रासाद सोडीपर्यंत रामराजाला 
तेलाच्या वाटीत श्रीकृष्णाचे साजिरे रूप दिसत होते. सेना केव्हा 
निघून गेळे याचे भानही राजाला उरले नेव्हेते वारंवार राजा 
वाटीतील ते मनोहर रूप न्याहळीत बसला होता प्रभू सेनाजी' 
अंतर्धान पावले आणि त्या वाटीतील ते रूप नाहीसे झाले, राजाला 
त्या वाटीत रूप न्याहाळण्याचा छंदच लागला. 


वाटीतील रूप नाहीसे झाल्याचे पाहून राजा स्नानास उठला स्नान 
आटोपून राणा दरबारात येऊन बसला. आज काय घडत आहे 


१1६०॥ सेना 


याचा त्याला तके करता येईना. सातत्याने' त्याच्या डोळ्यापुढे 
तेलाच्या वाटीतील ते हसरे रूप उभे राहू लागले. 


त्या अवस्थेत असतानाच सेनाने प्रासादात प्रवेश केला. घाई-घाईने' 


प्रवेश करणार्‍या सेनाला पाहताच सेवक म्हणाला * राजे राजसभेत 
गेले सुद्धा. ! 


सेना बुचकळ्यात पडला आपल्या हातून अक्षम्य अपराध घडला या 
जाणिवेने त्याने खाली मान घालूनच राजसभेत प्रवेश केला. सेना 
आल्याची वर्दी राजाला मिळताच राजा एकदम आउरचयेचकित 
झाला तसाच आनंदला. 


खालच्या मानेने सेनाने राजसभेत प्रवेश करत] च राज 
उठून उभा रहात म्हणाला, 
रूप पुन्हा दाखव' ! 


सेना म्हणत होते, ' महाराज मी कसले रूप दाखवणार? मी 


आत्ताच येतोय ! आपणास काही तरी भूल पडली' असेल. मला 
कसले रूप दाखविता येणार?! 


1 एकदम 
सना आम्हाला मघाचे ते सुंदर सावळे 


यावर राजाने त्याला सवे वृत्तांत सांगितळ 


र 1. आणि म्हटले, ' पुन: 
छुवपमुठ्ठा हव्या असतील तर तसे सांग. पण ते रूपमनोहर बिब 
दाखवच. 


काय घडले असेल याचा सेनाला अंदाज आला आणि ते म्हण लागले- 


शुद्ध नाही माझी याती | 
नाही केली हरी भक्ती ॥। 


आम्ही वारिक वारिक ।६१॥ 


श्िणविला हा कमलापती । 

बाषलों नाही अंगी विरक्ती ।। 

नाही अपराधा या गणीत । 

देखोनी होन ब्राह्मणा देत ॥ 

देवासी मी घालो संकटात । 

विठोबाची मी आण वहात ।॥। 

सेना म्हणे अरे क्रषींकेशी । 

मजकारणे उगा शिणलासी ।॥। 
सेनाने राजाला सारी हकीकत सांगितली अन्‌ ते म्हणाले * महाराज 
ज्याच्या दर्शनासाठी सारी संतमंडळीं अहोरात्र त्याचे चवितन 
करतात त्या महान परब्रह्मप्रभूचे दशन तुम्हाला घडले एवढेच नव्हे 
तर त्याने तुमची सेबासुद्धा केली यापेक्षा आणखी काय हवे ? 
खरोखरच तुम्ही धन्य आहात. परब्रह्म प्रभूने माझे रूप धारण केले 
यातच मला सारे मिळाले. आता पुनः दुसरे काही मागणे नाही. 
मला आपल्या सेवेतून मुक्‍त केलेत तर अत्यंत कणी होईन. 
सारी राजसभा अवाक्‌ झाली. ज्याला आपण सेना न्हावी म्हणून 
त्याची प्रसंगी टवाळी करतो. तो परमेश्‍वराचा महान भक्‍त 
असल्याची कल्पना साऱ्याना आली' आणि ज्याला त्याला 
अपराध्यासारखे झाले. 
संसाराचा त्याग करण्याची भावना सेनाच्या मनांत उद्‌भवली 
असावी अशी झंका राजाला वाटून गेलीं. प्रत्यक्ष परमेश्वराला 
सेना बनून यावेसे वाटते म्हणजे सेना हा सामान्य व्यक्‍ती' नव्हे 
याची' जाण राजाला तत्काळ आली. आणि त्याने सेनाला आपल्या 
सेवेतून मुक्‍त तर केलेच उलट त्याना आपल्या गुरूस्थानी मानले. 
एकदा असा सेवामुक्तीचा आनंद मिळताच सेना ईशभक्तीत 
रममाण होऊ लागले आणि म्हणू लागले- 

समचरण त्या विटेवरी । 

पाहता समाधान अंतरी ॥ 


॥६२॥। सेता 


चला जाऊं पढरीसी । 
भेटू रखुमाई वरासी । 
होतीं संताचिया भेटो । 
सांगू सुखाचिया गोष्टी ॥ 
जन्ममरणाची चिता । 
सेना म्हणे नाहो आता ।॥ 


एकदा अशी चिता मिटल्यावर मग त्यांना वाटूं लागले. 


ब्रह्मादिक पडती पाया । जे शरण पढरोराया ॥ 
मोक्ष मुक्ती लोटांगणी । उभ्या तिष्टती अंगणी ।; 
सुर्यसुत हरणांगत । येऊनी चरणो लागत ।॥ 
काया मने वाचा । सेना शरण विठोबाचा । / 


एकदा ते असे पंढरीनाथास शरण गेल्याने त्यांची पंढरीची वारी 
सुरूं झाली. पंढरीला निघताना ते सर्वाना सांगत- 


जाता पंढरोस । सुख वाटे जीवा । 
आनंदे केशवा । भेटताची ॥ 
या सुखाची उपमा । नाही त्रिभूवनी । 
पाहिली शोधोनी । अवघी तीथे ॥ 
ऐसा नाम घोष । ऐसे पताकांचे भार । 
ऐसे वणव डिंगर । दावा कोठे ? 
ऐसो चंद्र भागा । ऐसा पुंडलीक । 
ऐसा. विष्णुनादी । काला दावा ॥ 

ते पुढे म्हणत- 
ऐसा विटेवरी । उभा कटेवरी कर ।। 
ऐसे पाहता निर्धार । नाहो कोठे ॥ 
सेना म्हणे खूप । सांगितली संती ।। 
यापरतो विश्रांती । न मिळे जोवा ॥ 


सेना पंढरीस आले की त्यांच्या मनाला खूप विश्रांती मिळे, याचं 
कारण असं की- 


आम्ही वारिक वारिक ॥1६३॥ 


आजि फळा आले पुण्य गेले भेदोनीं गगन । 
संत झालेती कुपाळ साझा केलाजी संभाळ । 
संचित ते ओळले तुमची देखली पाउले । 
सेना म्हणेजी नेणे छुपा केली नारायणे । 
असे त्याना वाटूं लागे. 
एकदा नारायणाने कृपा केली को- 
हारपले दुजेपण फिटला संदेह ' 
निमाली वासना गेला देहभाव ।। 
विटेवरी उभा  पंढरोचा राणा । 
सेना म्हणे हा आवडतो मना ।। 
पंढरींनाथाच्या दर्शनाने संसारा संबंधीची ओढ निमाली' तरी' 
लोकिकासाठी सेना संसारात' गुंतल्यासारखे भासत.. प्रत्यक्षांत ते 
ज्ञानेश्‍वर, निवृत्तीनाथ यांच्या संगतीत राहूण्यांत आनंद मानीत' 
ते म्हणायचे- 
संत दर्शनाचा लाभ हा मनासो । उल्हास चित्तासी होत राहे ॥ 
झाला वरहस्त उपजले ज्ञान । गेले ते अज्ञान पळून हो ॥ 
राव आणि रंक मानती समान । देही समाधान करूनी वागे ॥ 
सेना म्हणे अवतार तो संतामधीं - होईल सद्बुद्धी यांच्या नावे ।॥। 
या चार भावंडाबद्दल सेनाजीना अपार श्रद्धा. पण त्यांच्या 
निर्वाणामुळे त्यांना अपार दु:ख झाले. त्या वेदनेतून त्यांच्या मनी 
विचार उठू लागले- 
संतीं सांगितले ते म्या हृदयी धरिले । 
अंगिकार केला भार चालवीं विठ्ठला । 
तारिला अजामोळ महापापी को चांडाळ । 
पतीत पावन करों नास हे जतन । 
चागवी अभिसान सेना न्हावी यातीहोन । 


पंढरीनाथाला आळवीत सेना आता यातीहीन झाले होते. त्याना 
एकच माहीत होत 


॥ ६४। सेना 


विटेवरी उभा जेसा लावण्याचा गाझा । 
पायी ठेउनिया माथा अवघी वारितसे' चिता । 
समाधांन चित्ता डोळा ध्रोमुख पहाता । 
बहु जन्सी केला लाग सेना देखे पांडुरंग ।। 
पांडुरंग[ला पाहिले को त्यांचे मन आनंदाने भरून येई ते सर्वाना सांगत- 
घेता'नाम विठोबाचे पवत जळती पांपांचे । 


ऐसा नामाचा महिमा वेद सिपला झाली सोमा । 
नामे तारिले अपार महा पापी दुराचार । 


वाल्हा कोळो ब्रह्महत्यारी नामे तारिला निर्धारी । 

सेना बेसला निवांत विठ्ठल नाम उच्चारीत । 
विठ्ठल नाम उच्चारीत ते पंढरीची वारी करूं लागले. पण आपला 
व्यवसाय ते विसरले नांहीत. त्यांनी प्र त्यक्ष हाती वस्तरा धरला 
नाही पण त्यांचे विचार धारदार असायचे ते म्हणत- 

आम्ही वारिक वारिक । करू इजामत बारिक । 

विवेक दर्पण आयना दावूं । वेराग्य चिमटा हालवं । 

उदक शांती डोई चोळूं । अहंकाराची शेंडी पिळ । 

भावार्थाच्या बगला झाडू । काम क्रोध नखे काढू । 

चो वर्णा देउन हात । सेना राहिला निवांत ॥ 
होय, ह चारी वर्णाला अध्यात्माचा हात देऊन सेना निवांत होत 
ग श्रावण वद्य द ण न 
वार होता श्रावण वद्य द्रवादशीचा ! सना निवांत होत होत 

संती सांगितले तेचि तुम्हा निवेदिले । 

मीतो सांगतसे निके येतील रागे येवो सुखे । 

आर हा सांगता कासया वागवावी चिता । 

1 आहे शरणागत विठोबा रायाचा दूत । 


पेत नसल्याने महाराष्ट्र म्हणतो आमचा 
पजाबो, न' राजस्थानी, न' महाराष्ट्री ! 


०५$-ज$2%.302-- 


शै 1 रश भु कधि 7 थेऊ . वं 


धृन्या पुरुद्ीच्वर ८, 


“<7& 


१५-११ «६७ 


ग्य 


' वळचर्णीचे पाणी आब्या गेले २! 
संत निवृत्तीनाथ 


€3 €9 &€9 & 


नासिकपासुन जवळ असणार्‍या त्र्यंबकेश्‍वर नावाच्या गावात बारा 
ज्योतिलिंगापैकी एक सुप्रसिद्ध ज्योतिलिंग आहे. या त्र्यंबकेश्‍वरा- 
जवळच त्याच्या पर्चिमेस ब्रह्मगिरी म्हणून एक महान सिद्धभूमी 
आहे. या गिरीव'रच गोदावरीचा उगम ज्ञाला आहे. या गोदावररी- 
मुळेच हा परिसर पवित्र झालाय 


या दक्षिणगंगा गोदावरीने माझी निभिती होण्यास सहाय्य केले आहे. 
या गोदावरीला ' कुश ' नावाच्या दर्भानी वेढून टाकून तिला क्षणभर 
बंदिस्त केल्याचा परिणाम म्हणून एक तीथे निर्माण झाले. कुशाने' 
आवते केलेले म्हणून ' कुशावर्त ' असं माझं नाव पडलं. 
त्या काळापासून मला ' कुशावर्त ! तीर्थ म्हणून ओळखतात. 

माझ्या पश्‍चिम दिशेस असणार्‍या पर्वतराक्षीस ब्रह्मगिरी म्हणून 
संबोधतात, त्याला कारणही तसेच प्रबल आहे. याच ब्रह्मगिरीच्या 
कुशीत किती ब्रह्मजिज्ञासूनी चिंतन केले, किती' मुमुक्षूनी ईप्सित साध्य 
करून घेण्याचे प्रयत्न करून सिद्धी मिळवली, याला गणती नाही. 


१ ६९।॥ संत निवृत्तीनाथ 


याच ब्रह्मगिरीवर दक्षिणगंगा गोदावरीने' जन्म घेतला. 
ती दहा-पंधरा पावले चालली आणि अचानक गुप्त झा 
ब्रह्मगिरीच्या मध्यावर प्रकट झाली. आज त्या स्थानाल 
म्हणून ओळखतात. 


जन्म घेऊन 
ली' ती' पुन: 
॥ गंगादार 


तेथून वहात ती पुढे त्र्यंवकेश्‍वरी आली. त्र्यंबकेरव रास पावित्र्य देऊन 


की त्र्यंबकेश्‍व राच्या पदस्पर्शाने पावन होऊन ती प्रवाहित झाली' हा 
प्रश्‍न बाजूस सारता येईल. 


मात्र ब्रह्मगिरी, गंगाद्रार, कुशावर्त आणि त्याचे त्र्यंबकेश्‍वर असा 
चौकोन प्रसिद्धीस आला. त्याला कैक शतके लोटून गेली. शतके 
संपतात पण त्यांच्या कहाण्या दक्षिण गंगेप्रमाणे एका पिढीपासून 
दुसर्‍या पिढीकडे वहातच रहातात. हा चोकोन तसा अपुरा वाटे. 


आज हा अपुरा चौकोन संपला आहे आणि त्याचे रुपांतर पंचकोनात' 
झाले आहे. ब्रह्मगिरी, गंगाद्वार, कुशावतं, त्र्यंबकेश्‍वर आणि निवृत्ती 
समाधी अश्ली या पंचकोनाची पाच अंगे होत. आपल्या भारतीय 


तत्त्वज्ञानानुसार पंचीकरणाचे हे निराळे रूपच म्हणाना | यातला 
ब्रह्मगिरी 'म्हणजे पृथ्वीतत्त्व. कु्षावत म्हणजे आपतत्त्व, गंगादार 
म्हणजे तेज-तत्त्व, त्र्यंबकेश्‍वर म्हणजे वायु-तत्त्व, तर रिवत्ती समाधी 
म्हणजे आकाठदा-तत्त्व ! » म 


ब्रह्मगिरीमुळे गंगा जन्मली म्हणून ते पृथ्वीतत्त्व, तर कुशावर्तात 
केवळ सवे तीर्थांचे जल म्हणून ते आप-तत्त्व आणि ब्रह्मगिरीत गप्त 
झालेली गंगा शंकरानी आपल्या तेजाने पाताळातुन वर खेचली 
म्हणून ते गंगाद्रार म्हणजे तेज-तततव तसेच त्र्यंबकेश्‍वरामध्ये सर्व 
यया तिघांचा समन्वय 
१ म्हणून ते वायुतत्त्व, तर निवृत्तींनाथानी एवढे 
सीमा नाही, असे हे निवृत्तीनाथ म्हणजे 


कर्त ! आकाशासारखे 


* वळचणीचे पाणी आढ्या गेलेरे!' | ६७ 


साहणारे, सामावून घेणारे दुसरे कोणते तत्त्व आहे ? म्हणून ते 
स्थान म्हणजे आकाशतत्त्व ! असे हे पंचीकरणाचे स्वरूप असणारे, 
आणि स्वरूप जोपासणारे स्थान ! 

मला हे असं आपलं उगीच वाटतं असं नव्हे, ' त्र्यंबकेश्वर ! या पांच 
तत्त्वांचं प्रतीक आहे. ब्रह्मगिरी याला साक्षी आहेच. 

माझीं निमिती झाळी आणि शतकं संपु लागली. यात्री, कापडी, 
साधू, संत या निवांत परिसरात येत'. ध्यानमग्न होत आणि 
जीवनातला श्रेष्ठ आनंद लुटत. 

माझ्या शरीराला किती किती श्रेष्ठांच्या धुळींनं पावित्र्य आणून 
दिलंय याची' गणती नाही. 

निवृत्तीनाथ इथे आले ते दोन घेळा ! 

प्रारंभी आपल्या कुटुंबिपासमवेत बालवयात ! 

तर अंती एकाकी, सार्‍्याना निरोप देऊन ! ! 

दोन' प्रसंग पण अगदी परस्पर टोकाचे ! 


मला त्यांच्या स्वत:च्या, त्यांच्या मायपित्यांच्या, त्यांच्या भावंडांची 
चरणधूळ धारण केल्याचा आनंद दिलाय' त्यांनी'. 


हे निवृत्तीनाथ, नाथ झाले नव्हते अजून. पण त्यांचा नाथ 
संप्रदायाशी संपक होता. त्यांचे मूळ पुरुष भक्‍त त्र्यंबकपंत'. 
मुक्‍ताई म्हूणते- 

भक्‍त त्र्यंबकपंत मूळ पुरुष आधी । 

त्यांचीं समाधी आपेगांवी ।॥। 


आपेगावच्या या त्र्यंबकपंतांच्या वडिलांचे नाव गोपाळ, तर 
आजोबांचे रामचंद्र आणि पणजोबांचे हरिहर, एकापेक्षा एक 
वरचढ असणारे हे सारे सद्‌वतंनी आणि सालस होते. 


। ६८॥ संत निवृत्तीनाथ 


त्र्यंबकपंतानी उतारवयात आपल्या कुलाचाराप्रमाणे वानप्रस्थाश्रम 
संपवून संन्यास घेतला आणि सारा कारभार गोविदरावाकडे 
सोपवला. ही सारी पुर्वज मंडळी नेहमी तशी ब्रह्मानंदात मग्न 
असणारी असली पाहिजेत. प्रत्येकाने नाथ संप्रदायाशी आपला 
संपक ठेवलेळा असला पाहिजे, न पेक्षा गोविदरावांचा 
गहिनीनाथाशी घरोबा असल्याविना एवढी' जवळीक साधली'च 
नसती गोविदरावांच्या पत्नी पूर्वाश्रमीच्या देवकुळे घराण्यांतील 
नीराबाई होत. लोक नेहमी म्हणायचे, 

गोविंदा विश्रांती गेनीनाथ 

तर 
नौंराबाई प्रेम गेनीनाथी 


गहिंनीनाथांची कृपा या घराण्यावर निश्चितच असली पा 


हिज, यात 
संशय नाही. 


या गोविद नीराबाई दांपत्याला 
विठ्ठल असं त्याचं नाव ठेवलं गेलं. मुलगा उतारवयात झाला 


म्हणून त्याच्याकडे दुलंक्ष झालं नाही. त्याला त्याकाळी' आवद्यक 
असणारे शिक्षण मिळालं. म्हणून तर म्हटले जाते-- 
केले वेदपठण, 


काग्य आणि व्याकरण 
जालासे निपुण: शास्त्र-वक्‍ता 

विठ्ठलपन्त शास्त्रामध्ये नि 

करीत ते द्वारावती, पिडा 


उतारवयात एक मुलगा झाला. 


उजवी घालून 
र हो तीर्थक्षेत्रे पहात असता त्यामध्ये 
वास्तव्य करीत असता मनामध्ये अः 


वाढत होता. या निवृत्तभावाम 


*वळचणीचे पाणी आढ्या गलेरे! ' ॥६९॥ 


नदीत स्नान करून सिद्धेश्‍वर दर्शनास आले, अलंकापुरीचा तो 
सिद्धेश्‍वर सुखावला. 


या अलंकापुरीत दोन सिद्धेश्‍वर होत. पहिला अनादि सिद्धेश्‍वर 
म्हणून सर्वाना परिचित होता. साधुसंतांना ज्ञात होता तर या 
अलंकापुरीचे वैभव असणाऱ्या या सिद्धेश्‍वराचे नाव एका 
कुटुंबवत्सल माणसाने आपल्या लाडक्या पुत्राचे ठेऊन दुसर्‍यास 
परिचित केले होते, 

एक अनादी असंसारी सिद्धेश्वर, 

दुसरा संसारी सिद्धेश्‍वर. 

या सिद्धेश्‍वराला गावातील लोक सिद्धोपन्त म्हणून हाक मारीत. 
विठ्ठलपन्ताना दोन्ही सिद्धेश्‍वर भेटले. असंसारी सिद्धेशवराने' 
मनः:शांतीं दिली तर संसारी' सिद्धेश्‍वराने' कन्या देऊन टाकली. 


एक निवृत्त भाव जागृत करणारा तर दुसरा प्रवृत्तभाव जागृत' 
ठेक्ण्यास निमित्तमात्र ठरणारा सिद्धेश्‍वर! 


स्थान एकच, नामही एकच 
पण ते प्रवृती आणि निवृती यांची क्रीडा करण्यास लावणारे 


एके दिवशी इंद्रायणी नदीमधून स्तात करून आलेल्या 
विठ्ठलपंताविषयी सिद्धोपंतानी चौकशी केली. तेव्हा, ते म्हणाले, 
विट्ठल हे नास रामेःवरी भाव 
वृत्ती आपेगाव गोदातिरी 


मातापिता वृद्ध असतातो तेथे 
दारकादि तीथे क्करूनी आलो 


तीर्थयात्रा करणार्‍या या युवकाला पाहून सिद्धोपंत सुखावले होते. 
त्यांना एक उपवर कन्या होती त्यांना वाटले या तरुणाला ती दिलो' 


१ ७० । संत निवृत्तीनाथ 


तर आपला भार बराचसा हलका होईल. परंतु विठ्ठुलपंतानी ते 
मान्य करायला हवे ना ? 


योग्य संधी साधून सिद्धोपंतानी आपला मनोदय विठ्ठलपन्ताना 
सांगितला पण विठ्ठलपन्तानी नकार दिला, सिद्धोपंताना क्षणभर 
वाईट वाटले. परंतु तसा नकार देऊन पुढील वाटचाल व्हायची 
नव्हती. विठ्ठलपंताच्या स्वप्नांत आदिमाया आली' आणि तिने त्यांना 
होकार देऊन विवाह करण्याची सूचना दिली. 


विठ्ठलपंत सिद्धोपंताचे जामात झाले, 


यथावकाश विठ्ठलपंत आणि रुक्मिणीदेवी रामे्वराचीं तीर्थयात्रा 
करण्यासाठी बाहेर पडले. आणि यात्रा संपवून' गोकर्ण, करवीर 
कराड, माहुली करीत आळंदीस परतले. आता 
मातापित्यांना भेटावे असे वाटू लागले. आपल्या 
वृद्ध मातापित्यांना भेटण्यास आपेगावी' आले. 


त्यांना आपल्या वृद्ध 
पत्नीसह ते आपल्या 


आपला मुलगा सुनेसह आलेला पाहून या 


" दोघाना, गोधिदराव- 
नी'राबाईना संतोष वाटला. 


त्या आनंदात'च त्यानी इहलोकाची यात्रा संपविली. विठ्ठलपंताना 


आता मागची ओढ उरली नव्हती. आपेगावी त्यांचे मन' रमेना. 
म्हणून ते पुन: आळंदीस आले. 


आळंदीस येऊन तरी काय उपयोग ? कारण-- 


संसा राची चिता नाही विठ्ठलासी । 
अखड वृत्तीसो समाधान ।| 
अशी त्यांची उदासीन वृत्ती होती. ती्थंया 
होता. संन्यास घेण्याची इच्छा 
रुक्मिणीदेवी काही तरी कामात 


व्रेचा परिणाम तसाच 
वारवार उफाळून येई. एके दिवशी 
ते व्यग्न असताना विठ्ठुलपंतानी' संन्यास 


: वळचणीचे पाणी आढ्या गेले रे! ? ॥७१॥ 


घेतो बघ म्हणून धमकाविले. रुक्मिणीदेवीनी “ जा जा * म्हणून 
म्हणताच पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन विठ्ठुलपंत' काशीस जाण्यास 
घरातून बाहेर पडलं. 


रुक्मिणीदेवींनी' वाट पाहिली परंतु ते परत आले नाहीत. आपल्या 
पतीने' संन्यास घेतलाय एवढेच त्यांच्या कानी आले. 


विठ्ठलपंत संन्यासी झाले खरे, पण त्यांनी संन्यासी म्हणून जीवन 
व्यतीत करावे अशी विधिघटना नव्हती. ज्या श्रीपादस्वामीनी त्यांना 
संन्यासदीक्षा दिली होती' त्यांना ते संसारी आहेत असे समजताच 
विठ्ठलपंताना आधी गृहस्थाश्रम पार पाडून मगच संन्यास घेण्यास 
सांगितले. 

परिणामतः: विठ्ठलपंत परत घरी आले आणि त्यांनी पुनः संसारी' 
जीवनास प्रारंभ केला. एकदा संसारी नंतर संन्यासी पून: संसारी' 
हा प्रकार त्यावेळच्या लोकाना मानवणारा नव्हता. ते कुचाळकी'चा 
विषय बनले. लोक हसू लागले. आणि- 


हासिन्चले लोक । बरवा हा संन्यास । 
करिती उपहास । दर्शनाचा ।॥ 


असं होऊं लागलं. त्याचा परिणाम असा झाला की, 


हृिजी वाळियेले । जगी सांडियेले । 
दोषी उपेक्षिले । आप्तवर्गी ।॥। 


अशी' अवस्था घडली. 


गुरूंचा आदेश म्हटल्यानंतर संसार करणे भाग पडले. संसारात पुनः 
पदार्पण केल्यामुळे लोकांची सहानुभूती सरली. 


लोकांची सहानुभूती सरली. उलट त्रास वाढू लागला. लोकनिदेची 
आग आपल्या मुलांना पोळतेय' हे दिसू लागले. त्याचा परिणाम 


। ७२। संत निवृत्तीनाथ 


म्हणून विठ्ठल-रुक्मिणी या दोघांनी' मन!शांतीसाठी' ती'थेयाता 
आरंभिली'. 


तीर्थयात्रेसाठी निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्‍ता ही चार मुले घेऊन 


विठ्ठलपंत त्र्यंबकेश्‍वरी' आले. निवृत्तीनाथ अशा रीतीने आमच्या या 
परिसरात आले. 


मुलांचा दोष नसताना त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून विठ्ठलपंतानी 
तीर्थयात्रा आरंभिली खरी' पण विधीसंकेत निराळा असला पाहिजे. 


जंगलाने वेढलेल्या व क्रूर इवापदानी भरलेल्या या परिसरात ही' 


चार भावंडे आणि त्यांचे माता-पिता आले की त्यांना दैवाने बोलवून 
घेतले हा प्रश्‍न पडतो. आदिमाया काय काय' खेळ करील हे सांगणे 


अवघड हेच खरे. 


त्र्यंबकेशवराचे दशन घेऊन ही मंडळी गंगाद्वार 


कडे निघाली आणि 
एक अघटित घडले. 


अचानक एक वाघ या कुटुंबाच्या मागे लागल' 


संकट पुढे उभे राहिले. मुक्ता आणि सोपान] ला कडेवर घेऊन माता- 


पिता धावू लागली. ज्ञानेश्‍वर आणि निवृत्ती याना पळायला 
सांगितले आणि तिथेच घोटाळा झाला. 


ला, ध्यानो-मनी' नसता 


सात आठ वर्षांचा पोर पळून पळून किती पळणार ? आईबापासमोर 
त्याला वाघाने मारायचे ठरवले. विठ्ठल-रुक्मिणी यानी डोळे मिटले. 
परमेश्वराचा धावा केला. 


विठ्ठलपंतांच्या मागे दुदेंव हात धुदून पाठीस लागले होते. समाजाची 
हेटाळणी, मानसिक ऊैच्बणा आणि त्यात आपल्या ज्येष्ठ सुपुत्राचा 


नाश पाहुण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर ओढवला होता. 


येणारे भोगळेच पाहिजे या न्यायाने विठ्ठलपंत सारे सहन करीत होते. 


* वबळचणीचे पाणी आढ्या गेले रे! ' ॥।७३॥ 


वाघ मागे लागला आहे हे पाहून निवृत्ती पुढे पुढे धावत होता. वाघ 
मागून पाठलाग करीत निवृत्तीला इच्छित स्थळी नेत होता 
जिवाच्या आकांताने निवृत्ती पुढे पुढे पळत होता. जवळच एक गुहा 


दिसली आणि क्षणाचाही विचार न करता निवत्तीने त्या गुहेत 
प्रवेश केला 


त्या गुहेत वाघ शिरला तर आपणास पळतासुद्धा येणार नाही हा 
विचार त्या बालकाला कसा सुचणार ? त्याला आधार हवा होता. 


त्या गुहेत त्य़ाला आधार मिळेल असे वाटले यातच सारे आले. 
त्याला वि'चार करण्यास अवधी' नव्हता. त्याची त्या क्षणी विचित्र 
अवस्था झालेली होती' त्यातून त्याला मक्‍ती हवी होती. हा संसाररूपी 
तर वाघ नसेल ना ? असं आता वाटतं. निवृत्तीने त्या गुहेत प्रवेश 
केला आणि सारे श्रम सा्थेकी लागले. 


वाघ बाहेर उभा राहून शेपटीं आपटत गुरगुरत होता. त्याचे कार्य 
संपले होते, तो निमूटपणे निघून गेला. भीतीने थरथ रणाऱ्या 
निवृत्तीला हायसे वाटले. त्याने विश्रांतीसाठी तिथे बेठक मारली. 
डोळे आता काळोखाला सरावले होते. त्या काळोखात एक * नाथ ? 
ध्यानमग्न बसला असल्याचे निवृत्तीला दिसले. 


तो साधू आपणाकडे बघन मंदस्मित करीत असल्याचा भास 
निवृत्तीला झाला. खुणेनेच त्या साधने निवत्तीला जवळ बोलाविले 
अन्‌ त्याला जवळ घेऊन त्याच्या मस्तकावर हात ठेवला 


काय घडते आहे हे समजाय'च्य़ा आतच निवत्ती आपले स्वरूप 
विसरून गेला. तीन दिवस त्या उन्मनी अवस्थेत राहून निवृत्ती 
आमूलाग्र बदलन गेला 


तो गुहेतून बाहेर येताना तो पूर्वीचा निवृत्ती राहिला नव्हता 
गहिनीनाथाचा शिष्य निवृत्तीनाथ म्हणून प्रसिद्ध पावणार होता 


१ ७४ | : संत निवृत्तीनाथ 


तो नाथ बनून बाहेर पडत होता. पाचव्या दिवशी पितापुत्रांची, 
मायलेकरांची भेंट झाली. आणि या त्र्यंबकेश्वराने निश्वास सोडला. 


मी सुखावलो. माझ्या सान्निध्यात विपरीत घडू नये असे मनोमनी 
म्हणत होतो. माझं गाऱ्हाणं ऐकलं गेलं होतं. 


निवृत्ती आपल्या मायपित्याना भेटला, सर्वांना आनंद झाला. पण हा 
आनंद फार काळ टिकाय'चा नव्हता. 


विष्ठ्लपंत संन्यास दीक्षा घेऊन परत गृहस्थाश्रमी आले. त्यांना 
मुलेबाळे झाली, त्यामुळे ते कुचाळकीचा विषय झाले. 


गुरूच्या आज्ञेनुसार संसार करावा लागल्याने त्याचे परिणाम 
निष्पाप बालकांना भोगावे लागत आहेत हे पाहून विठ्ठलपन्ताना 
वेदना होत होत्या. 


पेठणळा जाऊन शुद्धीपत्र आणावे असे योजून ते पैठणला गेले. तिथे 
त्याना एकच मार्ग सांगण्यात आला. तो म्हणजे देहान्त प्रायश्चित ! 


विठ्ठलपन्त मती म्हणाले, “आपण देहान्त' प्रायरिच 


त्‌ घेण्याने' मुलांचे 
कल्याण होणार असेल तर प्रायरिचत्‌ घ्यावे! 


रुक्मिणीबाईना हा निर्णय कळताच त्या म्हणाल्या 'आपल्या पापात' 
माझा वाटा निम्मा आहे. आपण जेवढे दोषी तेवढीच मीहि ! 


आपण उभयता प्रायश्चित्‌ घेऊ. या लेकरांचा भार देवावर सोडं. जे 
काही करायचे ते उभयता करू' 


रुक्मिणीच्या या युक्तिवादामुळे विठ्ठलपन्त शोकविव्हल झाले. 


आणि हे दोघे त्यांची चार मुले गाढ झोपली असता त्यांच्या 
अंगावर मायेची शेवटची गोधडी घालून बाहेर पडले. 


“ वळचणीचे पागी आढ्या गेले रे! ' ॥ ७५ ॥। 


पैठणच्या ब्रह्मवृंदाना त्यांनी जे विनवणी'चे पत्र लिहून या मुलांना 
मौजीबंधनाचा अधिकार देण्याची याचना केली' होती ते पत्र सकाळी 
निवृत्तीच्या हाती' पडळे आणि त्याला काय घडले, पुढे काय 

घडणार याची कल्पना आली. 


आदल्या रात्रीपर्यंत नाथ असणारी ही' भावंडे सर्योदयाला अनाथ 
झाली होती. 


निवृत्ती आता एकदम प्रोढ झाला. आपल्या भावंडांची जबाबदारी' 
त्याने स्वीकारली. कारण त्याला माहित होते- 


कुळीचा कुलधर्म । अवद्य पाळावा । 
सवंथा न करावा । अनाचार ।। 


आणि म्हणून समाजाने हेटाळणी केली तरी त्याची पर्वा केलो नाही' 
उलट आपल्या भावंडाना सुख लाभावे म्हणून तो म्हणायचा 
: मी' प्रायश्चित घेईन, देह कर्वती घालीन', या देहाला दंडीन' 


पण यांचा उपयोग होणार नव्हृता. आणि शेष भावंडे तरीं तसे कसे 
करू देतील ? 


निवृत्तीनाथ असे काहीसे म्हणू लागताच ज्ञानेश्‍वर निर्धाराने म्हणायचे, 
“ याचे काही कारण नाही, माय तात गेले तेव्हाच नाही' का तुम्हीं 
म्हणालात ? 


अविधी आचरण । परम दूषण । 
वेदोनारायण । बोलियेला ॥। 7 


याव'र निवृत्तीनाथ काय बोलणार ? 


आणि एके दिनी निवृत्तीनाथानी ज्ञानेश्‍वराना आपले गुह्य देऊन 
टाकले, उद्घोधननाथ म्हणतात, 


६७६॥ संत निवृत्तीनाथ 


निवृत्ती प्रसाद । तयावरी झाला । 
मार्गशोरषे पुर्णा । प्रमाथेसी । 
रविद्षाक सात । एक त्यावरी । 
शिक्षापट धरी । ज्ञाननाथ । । 
निवृत्तीने ज्ञानेशव राना गुरुपदेश दिला 


1 आणि त्या उपदेक्याने' पल्लवित 
झालेले ज्ञानेश्‍वर म्हणू लागले- 


योगसुखाचे सोहळे । सेवका दाविसी स्नेहाळे । 
सोहंसिद्धीचे लळे । पाळिसी त्‌ा 


आधार शक्तीच्या अंकी । वाढविसी त्‌ कोतुकॉ । 
हृदय कोज्न पालकों । हालविश्रीं पे ॥। 


सतरावियेचे स्तन्य देशीं । अनाहताचा हल्लरु गासी । 
समाधिबोधे निजविसी । बुझावुनी ।। 


म्हणोनी साधका तु माऊली । पिके सारस्वत तुझ्या पाऊली । 
या कारणे साउली । न संडी तुझी 1!) 
ग॒हिनींनाथानी संक्रमित केलेल्या दीक्षेमुळे ज्ञानेश्‍वर एवढे बोलू धजले. 


गहिनीनाथानी दिलेल्या दीक्षेचा हा परिणाम मला फार फार 
भावून गेला. 
आता ज्ञानेश्‍वर साधे राहिले नव्हतेयाचे ते प्र 


त्यंतर होते. पण अजून 
सार्‍या समाजाला ते उमगले नव्हते. अशीच आ. 


ठ वर्षे गेली. 

ही चारी भावंडे समाजाचा रोष सहन करीत कोणालाही दुषणे न 
देता आपल्या स्वानंदात मग्न असत. पण काही वेळेला समाजाला 
चटके देणे आवऱ्यक असते. चमत्का राशिवाय समाज नमस्कार करीत 
नसतो. ही चारी भावंडे अशी स्वानंदात मग्न असली तरी समाजाला 
त्याचे भान नव्हते. 

शके १२०९ समाप्तीकडे 


शुकले होते. माघ महिना नुकताच प्रारंभला 
होता आणि या चार भावं 


डांच्या शुद्धतेचा विचार करण्यासाठी 


£ वळचणीचे पाणी आढ्या गेले रे! ” ! ७७ ॥ 


पैठणमध्ये शास्त्री पंडित एकत्र जमले होते. पंचमी तिथी' उजाडली' 
आणि एक अप्रूप घडलं. सार्‍या समाजाची हेटाळणी' सहन करीत 
ज्ञानेश्‍वर पंडितांच्या सभेपुढे निश्‍चल उभे होते. येणाऱ्या झंज्ञावाताला 
टक्कर देण्याचे सामथ्ये होतेच. त्याच सामर्थ्याने त्या रोंरावणार्‍या 
वादळाला त्यांनी उधळून लावले आणि प्रसत्नचित्ताने महिषामुखी वेद 
घोषविले. 

पंचमी'ची' चंद्रकोर शांतपणे अमृतवर्षाव करीत होतीं सार्‍या भावंडाना 
शद्धीपत्र देण्याची आपली पात्रता नाहीं हे शास्त्री पंडितानीं मान्य 
केले. आपल्या सहोदराने केलेल्या या चमत्काराने निवृत्तीस परम 
संतोष क्ञाला 


ज्ञानेशवरानी पूनः एक साहित्यिक चमत्कार केला नेवासे येथे 
भगवदगीतेवर टीका लिहिली आणि भावार्थदीपिका म्हणजे ज्ञानेश्‍वरी 
अवतरली'. भावार्थदीपिका प्रज्वलित झाली. चांगदेवाना उपदेश दिला 
अमताचा अनुभव घेतला आणि ज्ञानेश्‍व राना वाटू लागले संजीवन 
समाधी घ्यावी म्हणून. 

ज्ञानेश्वरांच्या संजीवन समाधीचा सोहळा संपत्न झाला. ज्ञानेश्‍वर 
मुक्‍त झाले पण सोपान आणि मुक्‍ताबाईना हे पेलवले नाहीं. 
मार्ग्ीर्षातच सोपान निजधामी गेला. मुक्‍ताई आणि सोपान' 
यांच्यात वयोमानानुसार अधिक जिव्हाळा. ज्ञानेश्‍वर आणि सोपान 
हे आपल्यास सोडून गेले हे मुक्‍ताईला फार लागले. 

निवृत्ती आणि एक्‍्ताई आपेगावी येण्यास निघाले. आपेगावच्या मूळ 
पुरुषाकडे त्र्यंवकरावांच्या संज्षिध यावे असे तिला वाटू लागले. तिथे 
येताच तिचा कळवळा वाढला आणि वेक्याख वद्य हरादशीस तिने 
आपली' उदासीनता कायमची संपविली. 


तिची उदापतीनंता ती निजधामाला गेल्याने संपली, पण निवृत्तीची 
या भावांच्या जाण्याने वाढू लागली. आता मागे कोणताच व्याप 


1 ७८॥ संत निवृत्तीनाथ 


उरला नव्ह्ता. उरला होता तो संताप. त्यामुळे पुढे जाण्याची 
आवड्यकता उरली' नव्हती. 


जिथे ज्ञान मिळाले तिकडे येणे आवश्यक वाटू लागले. जिथून प्रारंभ 
तिथे विश्राम घेणे योग्य, वर्तूळ पूर्ण होणे हा विधी नियम. म्हणून 
निवृत्ती मागे फिरले. 


निवृत्तीची पावे पुन: त्र्यंबकेश्‍वराकडे वळली. ब्रह्मगिरी साद घालत 
होता. मी कुशावतं-त्यांची आतुरतेने वाट पहात' होतो, गंगादार 
त्यांच्या भेटीस असुसलेले होते. त्र्यंबकेश्वरास त्यांची ओढ 
लागली होती'. * 

निवृत्ती त्र्यंबकेश्‍वरी आले. अन्‌ विनवू लागले- 


निव्‌त्तीराज म्हणे । भलं केलें देवा । 
आता जी केशवा । सिद्ध व्हावे ।॥ 
पार साझा प्राण । आला असे कंठी । 
आता जगजेठी । सिद्ध व्हावे । 


कारण काय' असे पुसताच ते म्हणाय'चे- 


ज्ञानराजे अमुचे । निर्वावले डोळे । 
आता ऐसे खेळे । नाही कोणी ॥ 


निवृत्तीनाथ उदास भासत होते. रोज माझ्या संज्निध येऊन वसायचे. 


माझ्या जलात स्नान करायचे असे करता करता ज्येष्ठ वद्य एकादशी 


उजाडली. सार्‍यानी उपवास केला. द्वादशी उजाडली. द्वादश्ीचे पारणे 
सर्वानी' सोडले. 


त्याना आता सारे जग शून्य भासत होते. 
शून्य! 
परब्रह्माचं स्वरूप ! ! 


: वळचणीचे पाणी आढ्या गेले रे! ! 1७९] 


त्याचीच ओढ लागली. 


आम्ही' सारे आनंदी होतो. कारण ज्ञानेश्वरांची कीर्ती इथल्या 
परिसराने' केकमुखानी ऐकली' होती'. या ज्ञानेदवरांचे गुरु आमच्या 
सल्षिध आले होते. ते आमच्या संगतीत आले होते याचा आम्हाला 
आनंद होता. 
पण हा आनंद फार काळ टिकाय'चा नव्ह्ता. कारण एके दिक्शी' 
निवृत्ती म्हणाले- 

ज्येष्ठाच्या आधी ! क़निष्ठाने जाणे । 

केले नारायणे । उफराटे ॥ 
ज्ञानेश्‍वरांच्या निर्वाणामुळे त्यांना खंत लागली' होती'. या खंतीत'च 
ते निणेयाप्रत आले. आणि- 

निवृत्तीराज बेसले । समाधी सुचित । 

चिन्मय ते ज्योत । उजळली ।। 

पुंडलिके मिठी । निवृत्तीच्या गळा । 

अवघियांच्या डोळा आसुवे येती ।। 


विठोबांचे हृदय । आलेंसे भरून । 
झाकियेले नयन । निवत्तीराजे ॥। 


झाले, 


सार्‍या अनुजाना मन:शांती देऊन त्यांनी सर्वात शेवटी समाधी' 
घेतली. 


मी' स्फुंदू लागलो. त्र्यंबकेश्‍वर हळहळला, 
गंगाद्वांर स्तव्ध झाले. 
ब्रह्मगिरी आजही मोन धरून आहे. निवृत्तीनाथ गेले आणि 


मुमुक्षंची गर्दी कमी होऊ लागली. विपरीत' काळ येण्याची ती जण 
चाहुल होती. 


। ८०॥ संत निवृत्तीनाथ 


आम्ही म्हणत होतो- 


ज्येष्ठाच्या आधी । कनिष्ठाने जाणे ) 
केले नारायणे । उफराटे ॥ 

उफराटे फार । कळले माझे मनी । 
चळचणींचे पाणी । आढ्या गेल रे ॥ 


होय, 
आम्ही आजसुद्धा तेच अन्‌ भक्‍तोय'. 
५ वळचणीचे पाणी आढ्या गेलेरे !' 


संत शब्दाचा रूढ अर्थ सत्पुरुष असा आहे. 

एके सत्पुरुषा: पराथेघटका: स्वार्थपरित्यज्य ये । 

या वचनाप्रमाणे सत्पुरुष हे स्वार्थाचा परित्याग करून दुसर्‍याचा 
कार्यरूप अर्थ संपादन करणारे आहेत. 

तात्पये ते परमार्थ संपादन करून पुर्ण झाले आहेत. 

तथापि ते केवळ सुंदर स्वभावामुळे परावर उपकार करीत असतात. 
अश्या संतांचा आणि सामान्य जनांचा 

उपकार्य उपकारभाव संबंध आहे. व 
म्हणून ज्यांना आपला उत्क्षे अथवा उद्धार करून घ्यावयाचा आहे 
त्यांनी संतांच्या संगतीत रहावे. 

ते उपदेश देत नाहीत. 

तथापि त्यांच्या गोष्टी ऐकाव्यात. 

. त्या गोष्टीच उपदेश होतात. 

आणि त्याप्रमाणे वतेन करून मानव आपला 

उत्कर्ष संपादन करू शकतो. 

साक्षात्‌ अश्या संतांचा समागम घडला नाही तरी संतांची चरित्रे हे. 
कार्ये करण्यास समर्थ असतात. 


म्हणून मानवाने संतचरित्राचा आदर करावा. 
इति शिवम्‌ । 


पं. श्रोपादशास्त्री जरे 


च 


